RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष १, अंक ३८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२- २८, २०१५ / आश्विन ३०- कार्तिक ६, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


सदरहू आदेशाचेउल्लंघन केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ 
चे कलम १३३ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील. 

सदर आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २८ सप्टेंबर 
२०१५ रोजी दिला . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ 


राधाकृष्णन बी , 
जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी . 


जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

____ मनाई आदेश 
क्रमांक उचिशा/ पोल -२/ म. आ ./ कडवई/ १११६/ २०१५ . - ज्याअर्थी, 
मौजे कडवई, ता . संगमेश्वर गावातील वादग्रस्त स 
इकडील आदेश क्रमांक उचिशा / पोल - २/ म. आ ./ कडवई/ ६२८ / २०१५ , 
दिनांक १४ जुलै २०१५ अन्वये दिनांक २२ जुलै २०१५ ते दिनांक 
१८ सप्टेंबर २०१५ या कालावधीकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्यात आलेला 

आहे . 
___ आणि ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांचेकडील जा . क्र . 
जिविशा / ३४८५२ / २०१५ ,दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ अन्वये कळविले 
आहे की , वादग्रस्त स् चा वाद अद्यापही मिटलेला नसल्याने , 
वादग्रस्त जागेकरिता दिनांक १९ सप्टेंबर २०१५ रोजीपासून पुढे ६० । 
दिवस , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई 

आदेश लागू करण्याची विनंती केली आहे. 
___ त्याअर्थी, मी , जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी प्रकरणाची पार्श्वभूमी 
लक्षात घेता मौजे कडवई , ता . संगमेश्वर येथील श्री . नजीर जुवळे 
यांचे घरासमोरील नदीचे पात्रात शासकीय जागेत ज्या ठिकाणी अंत्यविधी 
केला जातो त्या वादग्रस्त जागेत मृत देहांचे दहन करून , दफन करून 
किंवा अन्य त- हेने त्यांची विल्हेवाट लावण्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे दिनांक २० सप्टेंबर २०१५ ते दिनांक 
१७ नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत मनाई आदेश लागू करीत आहे. सबब 
कडवई येथील अधिकृत स्मशानभूमीपैकी वाणीवठार व कडवई बाजरपेठ 
येथील ग्रामस्थांनी ‘ देण येथील स.नं . ५०२, हि. नं . १४, क्षेत्र ०. १६.० 
या जागेचा वापर प्रेतांचे अंत्यविधीसाठी करावा. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ. ५७६८ / २०१५ . - श्रीमती नं . ता . घाडगे, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड - अलिबाग, यांना दिनांक १६ सप्टेंबर 
२०१५ ते दिनांक १९ सप्टेंबर २०१५ रोजीची ४ दिवसांची परिवर्तीत 
रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती नं . ता . घाडगे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड- अलिबाग , म्हणून पुर्ननियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती नं . ता . घाडगे , हे अधिकारी 
जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - १, रायगड - अलिबाग , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 

श्रीमती नं . ता . घाडगे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २५ सप्टेंबर २०१५ . 


श्री . म. मोडक , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड- अलिबाग . 


भाग एक ( को . वि .पु.) – १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२ - २८ , २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ 


BY DEPUTY COMMISSIONER OF 
POLICE (SPECIAL BRANCH ), 

NAVI MUMBAI 


Order 


As the notice can not be served individually to 
all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for information of 
public through press and affixing the copies on 
the notice board of the Sr. PIs., ACs. P., DCsP. 
and the copies to be furnished to all N . M . M . C . 
Offices in Navi Mumbai and Sub Register Officers 
and Regional Transport Office, Vashi and Panvel 
by affixing the copies at conspicuous places in 
the locality . The police officers will also promulgate 
this order as per the provisions of Sec . 163 of 
Bombay Police Act. 


No. CP/NM /S . B ./2684/2015 . — Whereas, information 
has been received that due to the situation 
prevailing in the areas of the Police Stations 
within the Navi Mumbai Police Commissionerate , 
it is apprehended that terrorists/ anti - social 
elements may use second hand (used cars ) vehicles 
and they may seek hideouts in the rented 
residential areas viz . flat , room , bungalow etc . in 
the area of Navi Mumbai Police Commissioner to 
execute their disruptive acts and there is every 
likelihood of breach of peace and disturbance of 
public tranquility and there is grave danger to 
human life and safety as well as injury to the 
public property ; 

And whereas, it is necessary that some checks 
should be put on owners and purchasers/leasors 
of vehicles and flat, room , bungalow etc . so that 
terrorist /anti- social elements in the guise of 
purchasers or tenants would not cause disturbance 
of peace and Breach of Public Order and that 
immediate action is necessary for the prevention 
of the same. 


PRASHANT KHAIRE , 

Deputy Commissioner 
of Police (Special Branch ), 

___ Navi Mumbai . 


Now , therefore, I, Shri Prashant Khaire, 
Deputy Commissioner of Police , Special Branch , 
Navi Mumbai, in exercise of powers conferred 
upon me by section 144 of Code of Criminal 
Procedure 1973 ( No . 2 of 1974) do hereby order 
that no owner , purchaser of vehicles, Saler, leasor 
or tenant of flat, room , bungalow etc . falling 
under jurisdiction of areas in the police stations 
within the Navi Mumbai Police Commissionerate 
shall sale or rent any vehicle or flat, room, 
bungalow etc . to any person unless and until he 
has furnished the particulars of such purchaser 
of the vehicle or such tenants or leasee of flat , 
room , bungalow etc. to the concerned police 
station . 
___ This order shall come into force with effect 
from 5th August 2015 and shall be effective for 
a period of 60 days upto 3rd October 2015 
(both days inclusive ). 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ . ५८६७/ २०१५. - श्रीमती ए. एम . तामणे, दुसरे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल, यांची दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०१५ ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०१५ रोजीची ४ दिवसांची अर्जित रजा 
रद्द करून दिनांक २४ ऑगस्ट २०१५ ते ५ सप्टेंबर २०१५ अशी 
तेरा दिवसांची परावर्तीत रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
__ पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती ए. एम . तामणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल , येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती ए. एम . तामणे , ह्या जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसत्या तर दुसरे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती ए. एम. तामणे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक सप्टेंबर २०१५ . 


श्री . म. मोडक , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


Any person contravening this order shall be 
punished under section 188 of Indian Penal 
Code. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२- २८, २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ 


३ 


BY DEPUTY COMMISSIONER OF 
POLICE (SPECIAL BRANCH ), 

NAVI MUMBAI 


Order 


As the notice can not be served individually to 
all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for information of 
public through press and affixing the copies on 
the notice board of the Sr. PIs., ACs. P., DCsP. 
and the copies to be furnished to all N . M . M . C . 
Offices in Navi Mumbai and Sub Register Officers 
and Regional Transport Office , Vashi and Panvel 
by affixing the copies at conspicuous places in 
the locality. The police officers will also promulgate 
this order as per the provisions of Sec . 163 of 
Bombay Police Act. 


No. CP/NM /S . B ./3579 /2015 . — Whereas, information 
has been received that due to the situation 
prevailing in the areas of the Police Stations 
within the Navi Mumbai Police Commissionerate , 
it is apprehended that terrorists/ anti- social 
elements may use second hand (used cars ) vehicles 
and they may seek hideouts in the rented 
residential areas viz . flat, room , bungalow etc . in 
the area of Navi Mumbai Police Commissioner to 
execute their disruptive acts and there is every 
likelihood of breach of peace and disturbance of 
public tranquility and there is grave danger to 
human life and safety as well as injury to the 
public property ; 

And whereas , it is necessary that some checks 
should be put on owners and purchasers/ leasers 
of vehicles and flat, room , bungalow etc . so that 
terrorist/anti- social elements in the guise of 
purchasers or tenants would not cause disturbance 
of peace and Breach of Public Order and that 
immediate action is necessary for the prevention 
of the same. 


PRASHANT KHAIRE , 

Deputy Commissioner 
Navi Mumbai, of Police , ( Special Branch ), 
dated the 1st October 2015 Navi Mumbai. 


Now, therefore, I , Shri Prashant Khaire, 
Deputy Commissioner of Police , Special Branch , 
Navi Mumbai, in exercise of powers conferred 
upon me by section 144 of Code of Criminal 
Procedure 1973 (No. 2 of 1974 ) do hereby order 
that no owner , purchaser of vehicles, Saler, leaser 
or tenant of flat , room , bungalow etc. falling 
under jurisdiction of areas in the police stations 
within the Navi Mumbai Police Commissionerate 
shall sale or rent any vehicle or flat, room , 
bungalow etc. to any person unless and until he 
has furnished the particulars of such purchaser 
of the vehicle or such tenants or leases of flat, 
room , bungalow etc. to the concerned police 
station. 

This order shall come into force with effect 
from 4th October 2015 and shall be effective for 
a period of 60 days upto 2nd December 2015 . 
(both days inclusive ). 

Any person contravening this order shall be 
punished under section 188 of Indian Penal 
Code . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ. ३७७४ / २०१५. – श्रीमती जे. एम . चव्हाण , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल, यांना दिनांक २९ जून 
२०१५ ते दिनांक ४ जुलै २०१५ रोजीची ६ दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २६ जून २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
६ जुलै २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती जे . एम . चव्हाण , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची सहदिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल, म्हणून पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती जे . एम . चव्हाण , हे 
अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सहदिवाणी 
न्यायाधीश, क .स्तर , पनवेल , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 

श्रीमती जे. एम . चव्हाण , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल, यांचेकडे राहील . 


रायगड- अलिबाग, 
दिनांक २९ जून २०१५ . 


श्री . म . मोडक , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को. वि .पु.) - १अ 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२- २८, २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE, 

(RAILWAYS ), MUMBAI 


Order 


2 . If any persons goes armed with such article 
or carrying any corrosive substance or explosive 
or missile in contravention of such prohibition he 
shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile shall be liable to 
seized from him by any police officer and the 
article corrosive substance , explosive or missile so 
seized shall be forfeited to the State Government. 


3. Any assembly , program , public meeting or 
procession of five or more than five persons in a 
public place, without due permissions is prohibited . 


4 . This order will not be applicable to any 
person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required 
by his superiors or by the nature of his duties , to 
carry weapons. The order will also not be 
applicable to Private Security Guards or Gurkhas 
or Chowkidars etc., employed on watch - n -ward 
duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 /, feet. 


5 . Notwithstanding the expiration of this order 
after the period herein above mentioned : 


No. CP /RLY /MUMBAI/PROHIBIT ACTS / 
2015 - 19 . — Whereas, I consider it necessary for 
the preservation of public peace and public safety 
in Mumbai Railway Police Commissionerate , 
I, Rupali Ambure , Commissioner of Police , 
(Railways ), Mumbai (Additional) charge in exercise 
of the powers conferred upon me under sub 
sections ( 1 ) (2 ) and ( 3 ) of section 37 of the 
Bombay Police Act, 1951 (Bom . XXII of 1951) do 
hereby prohibit the following acts throughout 
Mumbai Railway Police , Commissionerate for the 
period from 00 -01 hours of 11th October 2015 to 
24 - 00 hrs. of 25th October 2015 : 

( 1) (a ) The carrying of arms, cudgels, swords, 
spears , bludgeons, unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is 
capable of being used for causing physical 
harms (violence ). Save for such firearmswhere 
license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage 
of such arms from the competent authority . 

(6 ) The carrying of any corrosive substance 
or explosive . 

(c) The carrying , collection and preparation 
of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles. 

(d ) The exhibition of persons or corpses or 
figures of effigies thereof. 

(e ) The public utterance of cries , singing of 
song, playing of music . 

(f) Delivery of harangues, the use of gestures 
or mimetic, representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of 
pictures , symbols, play cards or any other 
object or thing which may in the opinion of 
any police officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or 
morality or undermine the security of or tend 
to over -throw the State . 


(a ) Any investigation or legal proceeding 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not 
expired . 


6 . I, further direct that this order shall be 
published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof 
in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement System , 
loudspeakers ormegaphones , as well as publishing 
through media . 


Given under my hand and seal this 9th October 
2015 . 


RUPALI AMBURE , 
Commissioner of Police , 
( Railways), Mumbai. 

(Addl. Charge ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२- २८, २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ ५ 
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
प्रतिबंधात्मक आदेश 

पुढाऱ्यांचेचित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
क्रमांक पोआ / नमुं / वि . शा ./म. आ ./ ३५७८ / २०१५ . ज्याअर्थी, नवी (इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 

__ ( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , 

राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन 

प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे , 
करतात दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी सिम्हथ तोराह ( ज्यु सण ), 

कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१५ रोजी सर्वपित्री अमावस्या,दिनांक १३ ऑक्टोबर 
२०१५ रोजी घटस्थापना , दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी मोहरम 

___ ( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 
मासारंभ असे सण व उत्सव साजरे केले जाणार आहेत . तसेच नवी 

येईल असे वर्तन करणे . 
मुंबई पोलीस ठाणे हद्दीतील ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोटनिवडणूक ( ४) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ चे 
कार्यक्रम जाहीर झाला असून दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ ते दिनांक पोट -कलम ( ३ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
१३ ऑक्टोबर २०१५ रोजीपर्यंत नामनिर्देशन पत्र मागे मागविणे व सादर । पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस 
करणे व दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी नामनिर्देशन मागे पत्र । 

किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
छाननी, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी नामनिर्देशन घेण्याचा व 

( ५) वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा , 
उमेदवार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. अशावेळी नवी मुंबई 

सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 
पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ 
नये, या दृष्टीकोनातून दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ रोजीचे ००-०१ वा . 

( ६) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 
पासून ते दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१५ रोजीचे २४ -०० वा . पर्यंत १५ 

ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७(१ ) 

आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे . 

( ७) सदरचे आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
( २) आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई (८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र 
पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१) व (३ ) अन्वये सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 
प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 
( ३ ) त्याअर्थी, मी . प्रशांत खैरे, पोलीस उपायुक्त , विशेष शाखा, 

प्रशांत खैरे , 
नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 

नवी मुंबई, 

पोलीस उपायुक्त , (विशेष शाखा ) , 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ . 

नवी मुंबईकरिता. 
१९५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ५ ऑक्टोबर 
२०१५ रोजीचे ००- ०१ वा . पासून ते दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१५ 
रोजीचे २४ - ०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये 
करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

( अ) कोणाताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य 
बरोबर नेणे . 

( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार 
करणे . 

( क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका रिव्हाल्वर, 
देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 
वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, 
जमा करणे, तयार करणे . 


. 


. 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२- २८ , २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ 
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून 

आयुक्तलयातील भिवडी तालुक्यातील (१ ) भरोडी , ( २) ओवळी, 

( ३) गुंदवली, ( ४ ) पिंपळनेर , ( ५ ) मानकोली, ( ६ ) वळ , ( ७ ) दापोडे, 
वाचावे . - ( १) राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य 

( ८ ) पुर्णा, ( ९ ) अंजुर , ( १० ) दिवे- अंजुर , ( ११ ) वेहळे , ( १२) अलिमघर , 
यांचेकडील क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि- २०१५ / 

( १३ ) पिपंळास, कल्याण तालुक्यातील (१) खोणी वडवली ( २) वडवली 
प्र .क्र . १६ / का -८, दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ . 

शिरढोण व अंबरनाथ तालुक्यातील (१ ) बर्दल , ( २ ) मांगरुळ , 
( २) क्र .विशा / ग्रा.प.नि ./निवडणूक / मनाई 

( ३) ना -हेण, ( ४) नेवाळी, (५ ) पोसरी, (६ ) उसाटणे, ( ७) हाजीमंलग 
आदेश / २७ / २०१५, दिनांक १२ ऑक्टोबर वाडी या ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
२०१५ . 

कलम ३३ (१ )( प ) अन्वये रहदारीस अडथळा होईल किंवा उजेड व 
आदेश 

हवा निर्वेधपणे येण्यास प्रतिबंध होईल अशा रितीने कोणत्याही सार्वजनिक 

रस्ता व सार्वजनिक जागेवर बॅनर्स लावणे, फलक लावणे , खांबावर 
ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र . (१) मधील अधिसुचनेनुसार राज्य 

झेंडे लावणे यास या आदेशाच्या तारखेपासून ठाणे पोलीस 
निवडणूक आयोगाने, माहे, नोव्हेंबर व डिसेंबर २०१५ या कालावधीत 

आयुक्तालयातील भिवंडी तालुक्यातील ( १) भरोडी , ( २ ) ओवळी , 
मुदत संपणाऱ्या तसेच . नव्याने अस्तित्वात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या 

( ३) गुंदवली, ( ४) पिंपळनेर , ( ५ ) मानकोली, (६ ) वळ, (७ ) दापोडे, 
सार्वत्रिक व पोट निवडणुकांसाठी तीन टप्प्यांत निवडणूक होणार असून 

( ८) पुर्णा, (९) अंजुर , ( १० ) दिवे - अंजुर, ( ११) वेहळे, ( १२ ) अलिमघर , 
त्यापैकी टप्पा क्र . २ मध्ये ठाणे पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत भिवंडी 

(१३) पिपंळास, कल्याण तालक्यातील (१) खोणी वडवली ( २) वडवली 
तालुक्यातील ( १) भरोडी , ( २) ओवळी, (३ ) गुंदवली, ( ४ ) पिंपळनेर, 

शिरढोण व अंबरनाथ तालुक्यातील ( १ ) बुर्दुल , ( २) मांगरुळ , 
( ५ ) मानकोली , ( ६ ) वळ , ( ७ ) दापोडे , ( ८ ) पुर्णा, ( ९ ) अजुर , ( ३ ) नान्हेण, ( ४ ) नेवाळी , ( ५ ) पोसरी , ( ६ ) उसाटणे, ( ७ ) हाजीमलंग 
( १० ) दिवे- अंजुर , ( ११ ) वेहळे , (१२) अलिमघर, ( १३ ) पिपंळास , वाडी या ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंतच्या 
कल्याण तालुक्यातील (१) खोणी वडवली ( २) वडवली शिरढोण व कालावधीसाठी मी प्रतिबंध करीत आहे. 
अंबरनाथ तालुक्यातील ( १ ) बुर्दुल , ( २ ) मांगरुळ , ( ३ ) ना -हेण , 

___ सदर ग्रामपंचायत निवडणुकीचे काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या 
( ४ ) नेवाळी, (५ ) पोसरी , ( ६ ) उसाटणे , ( ७ ) हाजीमलंग वाडी या 

कोणत्याही उमेदवाराने खाजगी इमारत अथवा आवारात पोस्टर , झेंडे, 
ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला असून 

बॅनर्स, कापडी फलक लावणे , नोटीसा चिटकविणे, घोषणा लिहिणे 
आदर्श आचारसंहिता दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ रोजी मध्यरात्री 

इत्यादीचा वापर करावयाचा असल्यास त्यांनी प्रथम जागा मालकाची 
१२- ०० वाजल्यापासून लागू झालेली असून दिनांक १३ ऑक्टोबर 

लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे . अशी लेखी परवानगी संबंधित 
२०१५ ते दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१५ या कालावधीत नामनिर्देशन पत्र 

पोलीस स्टेशनला दाखवून पोलीसांचा ना हरकत दाखला घेणे देखील 
दाखल करणे व दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१५ रोजी नामनिर्देशन पत्राची 

बंधनकारक राहील अशा रितीने खाजगी जागेवर लावलेले बॅनर्स , 
छाननी होऊन दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी नामनिर्देशन पत्र मागे 

पोष्टर्स इत्यादीमुळे रहदारीस अडथळा होणार नाही व उजेड हवा 
घेण्याचा अंतिम आहे दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी मतदान व दिनांक 

अडवली जाणार नाही हे पाहणे त्या पक्षाच्या उमेदवाराला बंधनकारक 
३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी मतमोजणी होऊन दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१५ 

राहील. 
रोजी निकाल जाहीर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. 

___ मी सूचना देतो की , सदरहू आदेशाच्या भिवंडी तालुक्यातील 
___ त्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष प्रचारासाठी झेंडे उभारणे, 

( १) भरोडी, ( २ ) ओवळी , ( ३) गुंदवली, ( ४ ) पिंपळनेर , ( ५ ) मानकोली, 
बॅनर्स, कापडी फलक , पोस्टर लावणे, नोटीसा चिटकविणे, घोषणा 

( ६ ) वळ , ( ७ ) दापोडे, ( ८ ) पुर्णा, (९ ) अंजुर , (१०) दिवे- अंजुर , 
लिहीणे , कमान , पताका , कटआउट लावणे किंवा चिन्हे वापरतात . 

( ११) वेहळे , ( १२ ) अलिमघर , ( १३ ) पिपंळास, कल्याण तालुक्यातील 
अनेक वेळी दोऱ्या काठ्या व तत्सम भाग रस्त्यावर आडवा 

( १) खोणी वडवली ( २ ) वडवली शिरढोण व अंबरनाथ तालुक्यातील 
येऊन रहदारीस अडथळा होतो. ज्याअर्थी प्रचाराचे कालावधीत अशा 

( १) बुर्दुल , ( २) मांगरुळ , ( ३) ना -हेण, ( ४ ) नेवाळी , ( ५ ) पोसरी , 
किरकोळ कारणावरून वादनिर्माण होऊन पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोषाचे 

( ६ ) उसाटणे, ( ७) हाजीमलंग वाडी या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रातील 
वातारवण तयार होते . त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 

निवडणूक क्षेत्रात सहज दिसणाऱ्या सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून 
होऊन सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकतो . 

ध्वनीक्षेपकाद्वारे सदर आदेश प्रसारीत करावा व तशा नोंदी घेण्यात 
त्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील भिवंडी तालुक्यातील । याव्यात . 
( १) भरोडी, ( २ ) ओवळी, ( ३ ) गुंदवली, ( ४ ) पिंपळनेर , ( ५ ) मानकोली , 

सदरचे मनाई आदेश दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी ०० - ०१ वा . 
( ६) वळ, ( ७) दापोडे, ( ८ ) पुर्णा, (९) अंजुर , (१० ) दिवे- अंजुर , 

पासून ते दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी २४ -०० वा . पावेतो लागू 
(११ ) वेहळे , (१२ ) अलिमघर , (१३ ) पिपंळास, कल्याण तालुक्यातील 

राहील . सदर मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस 
( १) खोणी वडवली ( २) वडवली शिरढोण व अंबरनाथ तालुक्यातील 

अधिनियम , १९५१ चे कलम १३१ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 
( १) बुर्दुल, ( २) मांगरुळ , ( ३ ) ना -हेण , ( ४ ) नेवाळी, ( ५ ) पोसरी , 

___ सदर आदेश आज दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझे सही व 
( ६ ) उसाटणे, ( ७ ) हाजीमलंग वाडी या ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात 

शिक्क्यनिशी जारी केलेला आहे . 
निवडणुकीच्या अनुषंगाने जनजीवन सुरळीत राहण्यासाठी सार्वजनिक 
शांतता व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी तसेच कोणताही कायदा व 
सुवयवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन सामाजिक तेढ निर्माण होऊ नये 

परम बीर सिंह , 
म्हणन मी , परम बीर सिंह पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , सन १९५१ 

ठाणे शहर , 

पोलीस आयुक्त, 
चा कायदा महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३३ अन्वये मला प्रदान । 

दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१५ . 

ठाणे शहर . 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून ठाणे पोलीस 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२ - २८ , २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ 


७ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 
वाचावे. - (१ ) राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य 

यांचेकडील क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि- २०१५ / 

प्र .क्र . १६/ का -८, दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ . 
( २) जा.क्र .विशा/ ग्रा.प.नि ./निवडणूक मनाई 

आदेश / २५ / २०१५ , दिनांक १२ ऑक्टोबर 


२०१५ . 


आदेश 


ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र . ( १) मधील अधिसुचनेनुसार राज्य 
निवडणूक आयोगाने, माहे नोव्हेंबर व डिसेंबर २०१५ या कालावधीत 
मुदत संपणाऱ्या तसेच. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या । 

याने अस्तित्वात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या 
सार्वत्रिक व पोट निवडणुकांसाठी तीन टप्प्यांत निवडणूक होणार असून 
त्यापैकी टप्पा क्र . मध्ये ठाणे पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत भिवंडी 
तालुक्यातील ( १) भरोडी, ( २) ओवळी, (३ ) गुंदवली, ( ४ ) पिंपळनेर , 
( ५ ) मानकोली, (६ )वळ, ( ७) दापोडे, ( ८ ) पुर्णा, (९ ) अंजुर , 
( १० ) दिवे- अंजुर, ( ११ ) वेहळे , (१२) अलिमघर , ( १३ ) पिपंळास . 
कल्याण तालक्यातील - (१) खोणी वडवली (२ ) वडवली शिरढोण 
व अंबरनाथ तालुक्यातील ( १) बुर्दुल , ( २) मांगरुळ , ( ३ ) ना -हेण , 
( ४ ) नेवाळी, ( ५ ) पोसरी , ( ६ ) उसाटणे, ( ७ ) हाजीमलंग वाडी या 
ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला असून 
आदर्श आचारसंहिता दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ रोजी मध्यरात्री 
१२-०० वाजल्यापासून लागू झालेली असून दिनांक १३ ऑक्टोबर 
२०१५ ते दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१५ या कालावधीत नामनिर्देशन पत्र 
दाखल करणे व दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१५ रोजी नामनिर्देशन पत्राची 
छाननी होऊन दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी नामनिर्देशन पत्र मागे 
घेण्याचा अंतिम दिनांक आहे . दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी मतदान 
व दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी मतमोजणी होऊन दिनांक ४ नोव्हेंबर 
२०१५ रोजी निकाल जाहीर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे . 

आणि ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयात यापूर्वी वेगवेगळ्या 
पक्षांमध्ये राजकीय स्पर्धेपोटी वादविवाह होऊन वेगवेगळ्या निवडणुकीच्या 
संबंधात दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे दाखल झालेले आहेत. ग्रामपंचायत 
निवडणुकीच्या निमित्ताने स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये आपसात भांडणतंटे 
होऊन हातघाईवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अश्या प्रसंगी 
एखाद्या गटाकडून / व्यक्तींकडून हत्याराचा दुरुपयोग होऊन गंभीर परिस्थिती 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याकरिता ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयातील निवडणुकीच्या कार्यक्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक यांनी 
शस्त्रांची ने- आण करण्यास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त 
वाटते . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीत, मी , परम बीर सिंह, पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर , मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ 
(१ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून ठाणे 
पोलीस आयुक्तालयातील भिंवडी तालुक्यातील ( १) भरोडी, 
( २ ) ओवळी, ( ३) गुंदवली, ( ४) पिंपळनेर, ( ५ ) मानकोली, (६ ) वळ, 


( ७ ) दापोडे, ( ८ ) पुर्णा, ( ९ ) अंजुर , (१० ) दिवे- अंजुर, ( ११ ) वेहळे , 
(१२ ) अलिमघर, (१३) पिपंळास . कल्याण तालक्यातील - (१) खोणी 
वडवली, ( २ ) वडवली शिरढोण व अंबरनाथ तालुक्यातील 
( १) बुर्दुल , ( २) मांगरुळ , ( ३) ना -हेण , ( ४ ) नेवाळी , ( ५ ) पोसरी , 
( ६) उसाटणे, ( ७ ) हाजीमलंग वाडी या ग्रामपंचायतींचे कार्यक्षेत्रामध्ये 
शस्त्र परवानाधारक यांना शस्त्र ताब्यात ठेवण्यास व बाळगण्यास 
मनाई करण्यात येत आहे. तथापि छाननी समितीने ज्यांना सूट दिलेली 
आहे, त्या शस्त्र परवानाधारकांना हा मनाई आदेश लागू होणार नाही . 

यापुढे असेही आदेश देण्यात येत आहे की , ज्या परवानाधारकांना 
या आदेशान्वये छाननी समितीने सुट दिलेली आहे, त्या परवानाधारकांनी 
आपली शस्त्रे निवडणुकीच्या कोणत्याही कार्यक्रमा दरम्यान उदा . प्रचार , 
सभा, रॅली प्रसंगी जवळ बाळगू नये . 

प्रत्येक शस्त्र परवानाधारकास आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे शक्य 
नसल्याने कलम १४४( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आला आहे. 

सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील भिवंडी तालुक्यातील 
( १) भरोडी, (२ ) ओवळी, (३ ) गुंदवली, ( ४) पिंपळनेर, (५ ) मानकोली, 
( ६ ) वळ, ( ७) दापोडे, (८ ) पुर्णा, (९ ) अंजुर , ( १० ) दिवे - अंजुर , 
( ११ ) वेहळे , (१२ ) अलिमघर , (१३ ) पिपंळास . कल्याण तालक्यातील 
(१ ) खोणी वडवली ( २) वडवली शिरढोण व अंबरनाथ तालुक्यातील 
( १) बुर्दुल, ( २) मांगरुळ , ( ३) ना -हेण , ( ४ ) नेवाळी, ( ५ ) पोसरी , 
( ६ ) उसाटणे , ( ७ ) हाजीमलंग वाडी या तालुक्यातील ग्रामपंचायत 
कार्यक्षेत्रात तसेच भिवंडी, कल्याण , अंबरनाथ या तालुक्यांची तहसील 
कार्यालय निवडणुकीचे स्ट्राँगरुम व निवडणुकीशी संबंधित इतर कार्यालये 
या ठिकाणी दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी ०० -०१ वाजल्यापासून ते 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१५ रोजीचे २४ - ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शस्त्र परवानाधारकांवर 
भारतीय दंड संहितेचे कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली 
जाईल. सदरचा आदेश दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यनिशी दिला आहे . 


ठाणे शहर , 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१५ . 


परम बीर सिंह , 
पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२- २८, २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ 
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून 

अधिक वाहने सदर कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात आणण्यास 
वाचावे . - (१) राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य 

प्रतिबंध घालण्यात येत आहे. 
यांचेकडील क्रमांक रानिआ/ ग्रापंनि- २०१५ / __ वरील आदेशाचे कोणीही व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास अशा 

प्र.क्र . १६ / का -८ , दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ . व्यक्तीविरुद्ध भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ अन्वये कायदेशीर 
( २ ) जा .क्र .विशा / ग्रा .प.नि ./निवडणूक / मनाई 

कारवाई करण्यात येईल. 
आदेश / २६ / २०१५ ,दिनांक १२ ऑक्टोबर __ सदर आदेश दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी ००- ०१ पासून 
२०१५ . 

दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी २४ - ०० वा. पर्यंत अंमलात राहील . 
आदेश 

सदर आदेश शासकीय कर्तव्यावरील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी 
ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र . (१) मधील अधिसुचनेनुसार राज्य 

यांना तसेच शासकीय /निमशासकीय , निवडणूक कामाशी संबंधित 
निवडणूक आयोगाने, माहे नोव्हेंबर व डिसेंबर २०१५ या कालावधीत 

शासकीय / निमशासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना लागू होणार नाही . 
मुदत संपणाऱ्या तसेच, नव्याने अस्तित्वात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १२ ऑक्टोबर 
सार्वत्रिक व पोट निवडणुकांसाठी तीन टप्प्यांत निवडणूक होणार असून 

२०१५ रोजी ठाणे येथे जारी करण्यात आला आहे . 
त्यापैकी टप्पा क्र . २ मध्ये ठाणे पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत भिवंडी 
तालुक्यातील (१) भरोडी, ( २) ओवळी, ( ३) गुंदवली, ( ४ ) पिंपळनेर , 

परम बीर सिंह, 
( ५ ) मानकोली, ( ६ ) वळ , ( ७ ) दापोडे, ( ८ ) पुर्णा, (९ ) अंजुर , 

ठाणे शहर , 

पोलीस आयुक्त , 
( १० ) दिवे- अंजुर , (११ ) वेहळे , (१२) अलिमघर , ( १३ ) पिपंळास , दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१५ . ठाणे शहर . 
कल्याण तालक्यातील (१) खोणी वडवली ( २) वडवली शिरढोण व 
अंबरनाथ तालुक्यातील (१ ) बुर्दुल , ( २ ) मांगरुळ , ( ३ ) नाव्हेण , 

प्रभारी प्रमुख, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 
( ४ ) नेवाळी, ( ५ ) पोसरी , (६ ) उसाटणे , ( ७ ) हाजीमलंग वाडी या 
ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला असून 

वाचा. - (१ ) जिल्हा न्यायालय , रत्नागिरी म. जा . क्र . आस्था 
आदर्श आचारसंहिता दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ रोजी मध्यरात्री 

बी - २/ ४५६३ / २०१५, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१५ 
१२- ०० वाजल्यापासून लागू झालेली असून दिनांक १३ ऑक्टोबर 

चा अर्जित रजा मंजुरीचा कार्यालयीन आदेश . 
२०१५ ते दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१५ या कालावधीत नामनिर्देशन पत्र 

( २) श्री . बी . डी . शेळके, जिल्हा न्यायाधीश - २ व 
दाखल करणे व दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१५ रोजी नामनिर्देशन पत्राची 

सहा. सत्र न्यायाधीश , खेड यांचा दिनांक 
छाननी होऊन दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी नामनिर्देशन पत्र मागे 

२४ सप्टेंबर २०१५ व दिनांक २५ सप्टेंबर 
घेण्याचा अंतिम दिनांक आहे. दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी मतदान 

२०१५ रोजीची अर्जित रजा रद्द करणेबाबत 
व दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी मतमोजणी होऊन दिनांक ४ नोव्हेंबर 

त्यांचे न्यायालयाचा म. जा . क्र . ३४९३ / २०१५ , 
२०१५ रोजी निकाल जाहीर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे . 

दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ ने पाठविलेला अर्ज . 
अशावेळी नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारण्याच्याठिकाणी निवडणूक संबंधाने 

कार्यालयीन आदेश 
राजकीय पक्ष आपआपले शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी नामनिर्देशन पत्र 
दाखल करते वेळेस मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येण्याची शक्यता आहे . ___ क्रमांक आस्था. बी -२ / ४७५९ / सन २०१५. श्री . बी . डी . शेळके , 
सदर ठिकाणीच्या प्रांगणात कॉर्नर मिटींग, सभा, पत्रकार परिषद, इत्यादी । जिल्हा न्यायाधीश - २ व सहा. सत्र न्यायाधीश , खेड यांना वरील नमूद 
सारखे कार्यक्रम निवडणूक संबंधाने घेण्याची शक्यता नाकारता येत संदर्भ क्रमाक १ अन्वये दिनांक २२ सप्टेंबर २०१५ ते दिनांक 
नाही. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अडथळा येऊन सदर ठिकाणची २५ सप्टेंबर २०१५ पर्यंतची चार दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत 
शांतता भंग होण्याची दाट शक्यता आहे. अशी माझी खात्री झाली आहे . आली होती. परंतु श्री . बी . डी . शेळके , यांनी संदर्भ क्र . २ अन्वये 
त्याअर्थी, मी , परम बीर सिंह, पोलीस आयुक्त , ठाणे मला फौजदारी 

पाठविलेल्या अर्जानुसार वरील संदर्भ क्रमाक १ ने त्यांना मंजूर झालेल्या 
प्रक्रिया संहिता कलम १४४( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार अशा 

अर्जित रजेपैकी दिनांक २४ सप्टेंबर २०१५ व दिनांक २५ सप्टेंबर 
ठिकाणांच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजुकडील परिसरात कोणत्याही 

२०१५ रोजीची अर्जित रजा , बकरी ईदची सुट्टी जाहीर झाल्यामुळे या 
पक्षाचे/ संघटनेचे पदाधिकारी / कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी यांना निवडणूक 

आदेशान्वये रद्द करणेत येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २४ सप्टेंबर 
संबंधाने सभा / बैठक / पत्रकार परिषद आदी कार्यक्रम घेण्यास प्रतिबंध 

२०१५ व दिनांक २५ सप्टेंबर २०१५ रोजीची सुट्टी भोगणेची कार्योत्तर 
करीत आहे. त्याचप्रमाणे नामनिर्देशन अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवाराने 

परवानगी देणेत येत आहे . 
उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उमेदवार व त्यांच्या सोबत दोन व्यक्ती __ सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात 
यांनाच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कक्षामध्ये प्रवेश देण्यात घेण्यात यावी. 
येईल. त्याचप्रमाणे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास येणाऱ्या उमेदवारास 

जे . पी . झपाटे , 
नमूद ठिकाणच्या कार्यालयाच्या १०० मीटर चहुबाजुकडील परिसरात रत्नागिरी, 

प्रभारी प्रमुख, जिल्हा व सत्र 
फक्त तीन वाहने आणण्याची परवानगी देण्यात येत असून तीन पेक्षा दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ . 

न्यायाधीश, रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२- २८, २०१५ / आश्विन ३०- कार्तिक ६, शके १९३७ ९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
वाचा. - ( १) श्री . बी. डी. कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांचा दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ ते १ ऑक्टोबर २०१५ चा 

परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
( २) जिल्हा न्यायालय कार्यालयीन आदेश क्र . ४६३६ / १५, दिनांक २३ सप्टेंबर २०१५ . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था ./ बी - २ / ४८०४ / २०१५. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आलेला होता. 
संदर्भ क्र . ( २) चे आदेशाने त्यांना मंजूर झालेली दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ व दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ ची किरकोळ रजा, त्यांचे विनंतीनुसार या 
आदेशाने रद्द करणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / 

परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


पट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


रजा 


पर्यंत ) 


( १ ) 

( २ ) 
१ श्री . बी . डी . कुलकर्णी, १३२ दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ दिनांक २४ सप्टेंबर २०१५ श्री . आर. एन . माजगांवकर , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , दिवस 

ते 

ते 

दिवाणी न्यायाधीश 
रत्नागिरी . 

परिवर्तीत दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ दिनांक २७ सप्टेंबर २०१५ व.स्तर, रत्नागिरी . 
रजा पाच दिवस परिवर्तीत 

च्या सुट्या 
रजा 

दिनांक २३ सप्टेंबर २०१५ चे 

कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ 

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

जे. पी . झपाटे , 
रत्नागिरी, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१५. 

रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अंतरिम आदेश 
क्रमांक मुंबई/ सनि / सी. वि ./ अवसायन आदेश / ५०३ / २०१५ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२( २) नुसार मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारपरत्वे मी , सतीश मा . तोटावार , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई, रेडसन औद्योगिक उत्पादक 
सहकारी संस्था लि ., भारजाभुवन , किका स्ट्रीट , गुलालवाडी , 
मुंबई ४०० ००४ ही संस्था बंद / कार्यस्थगित / पत्त्यावर आढळून न येणे 
कारणास्तव अवसायनात घेत असून या संस्थेवर श्री . एन . डी . जाधव , 
लेखापरीक्षक, श्रेणी-२, यांची ऋणपरिशोधक म्हणून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ अन्वये नियुक्ती करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 

एस . एम . तोटावार , 
मुंबई, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ . सहकारी संस्था , सी -विभाग , मुंबई. 
भाग एक ( को .वि.पु.) - २ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अंतरिम आदेश । 
क्रमांक मुंबई / सी. वि./ सनि / अवसायन आदेश / ५०१/ २०१५. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारपरत्वे मी , सतीश मा . तोटावार , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई , अलंकार 
इंडस्ट्रीयल को - ऑप., सोसायटी लि ., अन्नकुट बंगली, बगीचा कंपाऊड, 
तिसरा भोईवाडा, मोटा मंदिर, गोविंद भुवन , भुलेश्वर , मुंबई ४०० ००२ 
ही संस्था, बंद / कार्यस्थगित / पत्त्यावर आढळून न येणे कारणास्तव 
अवसायनात घेत असून या संस्थेवर श्री . एन. डी . जाधव, लेखापरीक्षक , 
श्रेणी- २, सहकारी संस्था ( नागरी बँक- ७ ), मुंबई यांची ऋणपरिशोधक 
म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 
अन्वये नियुक्ती करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 

एस. एम. तोटावार , 
मुंबई , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ . सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई. 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, 

र, ऑक्टोबर २२- २८ , २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि/ ठाणे / बी - ७ / का . क . १५६ / अधि ./ प्रदान / ४२६१/ सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , दिलीप उढाण , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे या आदेशाद्वारे 
वसई प्रगती को - ऑप. क्रेडीट सोसा . लि ., अर्नाळा, ता . वसई या संस्थेच्या थकित कर्ज वसुलीसाठी खालील दर्शविलेल्या अधिकारी यांना 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी म्हणून संस्थेच्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६(१) व ( २ ) 
व १९६१ चे नियम १०७, २( एच ) व ( जे ) नियम खालील उप -नियम ( ३), ( ५ ), ( ६ ), ( ७) , ( ९ ), (१० ), ( ११ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था , १९६१ चे नियम १०७( १४ ) अन्वये विक्रीची किंमत कायम करण्याचे अधिकार वगळून नियम ( १२ ), ( १३ ), ( १५ ), ( १७), ( १८ ) 
व ( २० ) नुसार दिलेल्या दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक १ ऑगस्ट २०१५ ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ पर्यंत खालील अटींस 
अधीन राहून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रांतील सहकारी कर्ज वसुलीसाठी करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे 


: 


( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, नियुक्ती/ मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २ ) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढन घेण्यात ये 
( ३ ) संबंधित संस्थेने अधिकार काढन घेणेबाबत कळविल्यास अधिकार काढन घेणेत येतील . 

( ४ ) प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते , महाराष्ट्र शासन, तीन सिंहाचे चिन्हांचा शिक्का , असे कुठेही उधृत 
करता येणार नाही . 

( ५ ) विशेष वसली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. 
तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे 
पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा 
कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावांत विकली जाणार नाही , तोपर्यंत घेऊ नये . 
अनुक्रमांक विषेश वसुली 

शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकारी यांचे नाव 

( २ ) 
१ श्री . जयकिशन मधुकर मानकर ब्रान्च मॅनेजर , नारिंगी शाखा 

वसुली व विक्री संस्थेच्या 

अधिकारी कार्यक्षेत्रापुरते 
२ सौ . प्रिती प्रेमनाथ घरत प्र . मॅनेजर , कर्ज व वसुली विभाग, वसुली व विक्री संस्थेच्या 
मुख्य कार्यालय 

अधिकारी कार्यक्षेत्रापुरते 
टीप . - सरचार्जची वसूल होणारी रक्कम वेळोवेळी शासकीय कोषागारात भरणा करण्याची खबरदारी घ्यावी . 


हुदा 


ठाणे, 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१५ . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अंतरिम आदेश 
क्रमांक मुंबई / सनि / सी .वि ./ स.नि ./ अवसायन आदेश / ५०० / २०१५. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( २ ) नुसार 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारपरत्वे मी , सतीश मा . तोटावार , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सी -विभाग , मुंबई, राधा वल्लभ 
महिला औद्योगिक सहकारी मयो., मोती भवन , डॉ . ए . एम . रोड, 
भुलेश्वर , मुंबई ४०० ००२. ही संस्था बंद / कार्यस्थगित/ पत्त्यावर आढळून 
न येणे कारणास्तव अवसायनात घेत असून या संस्थेवर श्री . एन . डी . 
जाधव , लेखापरीक्षक , श्रेणी- २, यांची ऋणपरिशोधक म्हणून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ अन्वये नियुक्ती 
करीत आहे. 

सदरचे आदेश आज दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशीनिर्गामित करीत आहे . 

एस . एम . तोटावार , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सी -विभाग , मुंबई . 


दिलीप उढाण , 
जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , ठाणे . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अंतरिम आदेश 
क्रमांक मुंबई / सनि / सी. वि ./ सनि / अवसायन आदेश / ४९९ / सन 
२०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२( २ ) 
नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारपरत्वे मी , सतीश मा . 
तोटावार , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई मांडवी 
टेक्नीशिअन्स उद्योग निर्माण सहकारी सस्था लि ., १३२ / १३३, जुनी 
हनुमान गल्ली, ४था मजला, काळबादेवी रोड , मुंबई ४०० ००२ 
ही संस्था बंद/ कार्यस्थगित / पत्त्यावर आढळून न येणे कारणास्तव 
अवसायनात घेत असून या संस्थेवर श्री . एन. डी. जाधव, लेखापरीक्षक , 
श्रेणी-२, यांची ऋणपरिशोधक म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०३ अन्वयेनियुक्ती करीत आहे . 

सदरचे आदेश आज दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी निर्गामित करीत आहे . 

एस . एम . तोटावार , 
मुंबई , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ . सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२- २८, २०१५ / आश्विन ३०- कार्तिक ६, शके १९३७ ११ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक ना .बँका / डी - ४ / का . क . १५६ / भुदरगड पत / २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या अधिसूचनेन्वये , 
भुदरगड नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., गारगोटी , ता . भुदरगड ( अवसायनात ), जि . कोल्हापूर या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये खालील अटीस 
अधिन राहून दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अटी. 

(१ ) संस्थेने थकीत सरचार्ज प्राधान्याने भरणा करावा . 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची 
कार्यवाही करावी. 

( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबाजवणीकरिता असतील . 

( ४ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 

( ६ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येतील . 

( ७ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेऊन जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, कोल्हापूर या कर्यालयास 
सादर करावा. 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण. १५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

(९) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टीकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधीत निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा . 

( १० ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च 
वसूल करण्यात येऊ नये. 

( ११) “ जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यांनतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ 
जप्त कणऱ्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक 
आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. " 
अनुक्रमांक विषेश वसुली 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकारी यांचे नाव 

( २ ) 


हुद्दा 


|-YMP3w9 


श्री . पाडुरंग गणपती पाटील 
श्री . साईप्रसाद गजानन परुळेकर 
श्री . मारुती राजाराम भेंडवडेकर 
श्री . अनिल शामराव संकपाळ 

श्री . कृष्णात दत्तात्रय सावंत 
६ श्री . संभाजी महादेव हजारे 

७ श्री . शामराव शंकर पाटील 
भाग एक ( को. वि.पु.) – २अ 


प्रशा. व्यवस्थापक 
लिपीक 
लिपीक 
शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 
लिपीक 
सहा. शाखाधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


वसुली 
अधिकारी 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२ -२८, २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ 

( ४) 
श्री . फत्तेसिंग रंगराव देसाई 

सहा. शाखाधिकारी 
श्री . प्रमोद यशवंत तेंडोलकर 

सहा. शाखाधिकारी 
श्री . विनायक नामदेव पाटील 

शाखाधिकारी 
श्री . श्रीधर सखाराम ठाकुर 

शाखाधिकारी 
श्री . तानाजी आकाराम कांबळे 

लिपीक 

वसुली 

महाराष्ट्र राज्य . 
सौ . मनिषा मनोहर पाटील 

शाखाधिकारी 

अधिकारी . 
१४ श्री . बाळकृष्ण बंडा सोनार 

शाखाधिकारी 
१५ श्री . रामचंद्र गणपती खापरे 

लिपीक 
१६ श्री . नंदकुमार माधवराव महाजन 

शाखाधिकारी . 


vorXXXXX 


पूर्ण , 


सुनिल पवार , 
अपर निबंधक, सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


दिनांक १९ ऑगस्ट २०१५ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
क्रमांक रा. अ. १५०६ / २०१५. - श्री. यु. के अहेर , तदर्थ जिल्हा 

___ क्रमांक रा. अ. १५०८ / २०१५ . – श्रीमती सी . एम . साळुके, तदर्थ 
न्यायाधीश - २, व सहा . सत्र न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांना 

जिल्हा न्यायाधीश- १, रायगड- अलिबाग यांची दिनांक ५ मार्च २०१५ 
दिनांक ९ मार्च २०१५ ते दिनांक १३ मार्च २०१५ अशी ५ दिवसांची 
अर्जित रजा मागील दिनांक ८ मार्च २०१५ च्या रविवारच्या सुट्टीस 

रोजीची किरकोळ रजा रद्द करून दिनांक ५ मार्च २०१५ ते दिनांक 
आणि पुढील दिनांक १४ मार्च २०१५ रोजीचे सट्टीला जोड़न तसेच ७ मार्च २०१५ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक 
दिनांक ७ मार्च २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ८ मार्च २०१५ रोजीच्या रविवारला जोडून मंजूर करणेत येत आहे . 
१४ मार्च २०१५ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
करणेत येत आहे . सदरहू रजा दिनंक १५ मार्च २०१५ रोजी होणाऱ्या 
न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळेस हजर रहाणेचे अटीवर मंजूर 

श्रीमती सी . एम. साळुके, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
करणेत येत आहे . 

त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड - अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

करण्यात येत आहे . 
श्री . यु . के अहेर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- २, व सहा. सत्र न्यायाधीश , रायगड प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती सी . एम. साळुके , हे 
अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार । जिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . यु. के अहेर , हे अधिकारी काम करीत राहिले असते . 
जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा 

___ श्रीमती सी . एम . साळुके, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
न्यायाधीश- २, व सहा. सत्र न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
श्री . यु . के अहेर , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा 
आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

स्थायी आदेश क्र . ५०९, दिनांक १० फेब्रुवारी २०१५ प्रमाणे राहील . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती सी . एम . 
साळंके , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १, रायगड - अलिबाग यांजकडे 
राहिल . 

श्री . म. मोडक , 
रायगड- अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक १० मार्च २०१५ . 

रायगड- अलिबाग . 
श्री . म . मोडक , 
रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक ७ मार्च २०१५ . 

रायगड - अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२- २८, २०१५ / आश्विन ३०- कार्तिक ६, शके १९३७ १३ 

विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , कोकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडून 
वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह ) . 

( २) शासनाचे अधिसूचना जा. क्र. सीएसएल . १६०५ /प्र.क्र . १२० / १५ -स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . 

जा . क्र . ना . बँका / डी - ४ / ना .पत / क . १५६ / प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था यांचेकडील जा .क्र . ना .पत / डी - ४ / पतसंस्था/ का . क. / 

१५६ / ११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ चे परिपत्रक . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा. क्र . ना. पत / डी - ४ / 

पतसंस्था/ का . क./१५६/ ०७, दिनांक ३१ डिसेंबर २००७ रोजीचे परिपत्रक . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक यांचेकडील जा .क्र . प्रशासन / वसुली अधिकारी / जप्त मालमत्ता / 

कब्जाबंदी/ २००९, दिनांक २० मार्च २००९ . 
( ७ ) चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्था लि ., चिपळूण , जि . रत्नागिरी यांचेकडील दिनांक १० जुलै २०१५ 

रोजीचा प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक विसनि / कोकण / वि - ५/चिपळूण नागरी पत / कलम १५६ /१३/ २०१५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , ज्योती लाठकर , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , कोकण विभाग , 
नवी मुंबई या आदेशाद्वारे चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्था लि ., चिपळूण , जि . रत्नागिरी यांचेकडील वाचले क्र . ५ च्या प्रस्तावास अनुसरून 
थकीत कर्ज वसुलीसाठी सदर पतसंस्थेच्या खालील दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यास विशेष वसुली व विक्री अधिकारी म्हणून रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग, रायगड 
व ठाणे या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे 
नियम १०७, २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप -नियम ( ३), ( ५ ), ( ६), ( ७), (९ ), ( १० ), ( ११ ) व ( अपसेट प्राईस निश्चित 
करण्याची तरतूद वगळून ) नियम (१२ ), (१३), (१५ ), (१७ ) व (२० ) नुसार दिलेल्या दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक 
१ ऑक्टोबर २०१५ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत कर्ज वसुली करण्याच्या कार्यावाहीपुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत 
आहे : 

(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, नियुक्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
(२) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) संबंधित पत संस्थेने अधिकार काढून घेणे बाबत कळविल्यास अधिकार काढून घेणेत येतील . 
( ४ ) अधिकार प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना शासकीय राजमुद्रेचा कोठेही वापर करता येणार नाही . 

( ५ ) या आदेशान्वये नियुक्ती वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 
देण्यात येईल. तो पर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करता येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व 
त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 


१ 


श्री . नितीन राघो खताते 


व्यवस्थापक 


विशेष वसुली अधिकारी 


रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग , 
रायगड व ठाणे . 


सदरचे आदेश दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ पासून अमंलात येतील . 


ज्योती लाठकर , 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, कोकण विभाग , नवी मुंबई . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२ - २८ , २०१५/ आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१ ) शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई/जिऊनि -१ / का . क . १५६ / राजापूर सह . बँक/ ३३९० / २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , चं. वि . टिकुळे, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर या 
अधिसूचनेद्वारे दि राजापूर सहकारी बँक लि ., आगाखान बिल्डिंग नं . ८ , पहिला माळा, ५६१, सी . बी . डॉ . इ. मोजेस रोड, संत गाडगे महाराज चौक , 
मुंबई ४०० ०११ या बँकेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व ( २ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), ( ५ ), ( ६ ), ( ७ ), ( ९), ( १० ), (११ ) 
( अपसेट प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून ) , ( १२ ), (१३ ), ( १४ ), (१५ ), (१७ ), ( १८ ), ( १९ ) व ( २० ) 
तसेच ९१/ १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ जुलै २०१६ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
शक्ती प्रदान करीत आहे. परंतु सदरचे कर्मचारी बँकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंतच वसुलीचे अधिकार राहतील. तसेच वसुली अधिकारी 
यांनी दि राजापूर सहकारी बँक लि ., आगाखान बिल्डिंग नं. ८, पहिला माळा, ५६१, सी . बी . डॉ . इ. मोजेस रोड, संत गाडगे महाराज चौक , 
मुंबई ४०० ०११ या बँकेचीच वसुली करावयाची आहे. या अधिकारावर अन्य बँकेची वसुली करण्यात येऊ नये तसेच ठरवून दिलेल्या बँकेच्या 
कार्यक्षेत्राबाहेर वसुली करण्यात येऊ नये याची नोंद घेण्यात यावी. त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार 
संपुष्टात येतील . प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते, महाराष्ट्र शासन , तीन सिंहाचे चिन्हांचा शिक्का, यांचा कुठेही वापर 
करता येणार नाही . तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये 
असे सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली 
जाणार नाही, तोपर्यंत घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून शासकीय कोषागारात भरणा करावयाचा 
आहे : 


अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . पशुराम बापू मांडवकर व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 
___ ही अधिसूचना आज दिनांक २७ ऑगस्ट २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 

चं . वि. टिकुळे , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर . 


स 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिक / का . क . १०२ ( २ ) / अंतिम आदेश / सन २०१५ / 
१७१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , जी . बी . ठाकूर , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था कर्जत , तालुका कर्जत , जिल्हा रायगड कर्जत तालुका 
बासमती उत्पा . व वितरण सह . संस्था मर्या., कर्जत ही संस्था अवसायनात 
घेणेचा उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश देत 
आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०३( १) नुसार श्री . एस . एम . बाणेवाड , उप लेखापरीक्षक , सहकारी 
संस्था कर्जत यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक ३० मे 
२०१५ रोजी देत आहे . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

आदेश 
___ क्रमांक सनिक / का . क . १०२(२) / अंतिम आदेश / सन २०१५ / 
४६७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , जी . बी . ठाकूर, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था कर्जत , तालुका कर्जत , जिल्हा रायगड श्रीगुरुछाया 
मंडळ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., दहीवली ही संस्था अवसायनात 
घेणेचा उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश देत 
आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०३( १) नुसार श्री . वैभव पं . काळे , सहकारी अधिकारी श्रेणी- २ यांची 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक 
७ ऑगस्ट २०१५ रोजी देत आहे . 


जी . बी . ठाकूर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


जी . बी . ठाकूर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२- २८, २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ १५ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर-नॉर्थ विभाग, मुंबई यांजकडून 
वाचावे. - ( १) बोरीवली कैलास को - ऑप.हौ . सो .लि ., या संस्थेमधील सभासदांनी दिनांक १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी सादर केलेला 

विभाजन प्रस्ताव . 
(२) महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, १९६० चे कलम १७ व नियम १६ (२) मधील तरतूद . 
(३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १७ खाली योजलेल्या विभाजनाबाबतचा दिनांक ३० डिसेंबर 

२०१४ रोजीचा आदेश . 
( ४ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १७ व नियम १६( २ ) अन्वयेचा विभाजनाबाबतचा 

दिनांक ३० जुलै २०१५ रोजीचा अंतिम आदेश . 
क्रमांक मुंबई / उपनि / आर-नॉर्थविभाग / बोरीवली कैलास /१२०३ / २०१५. - ज्याअर्थी, बोरीवली कैलास को - ऑप .हौसिंग सो. लि ., हिमालया 
शाळेसमोर , एस . व्ही . रोड, सर्व्हे नं . १४६, सीटीएस नं. ५४ , बोरीवली (प.), मुंबई ४०० ०९२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९( १) नुसार नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्युआर/ एचएसजी /(टीसी- ११५३/ ८५ ) असा आहे ; आणि , 

ज्याअर्थी, खाली नमूद केलेली गृहनिर्माण संस्था उप निबंधक सहकारी संस्था आर-नॉर्थ यांचे अधिकारी क्षेत्रात येते ; 

ज्याअर्थी, बोरीवली कैलास को - ऑप . हौसिंग सो. लि ., हिमालया शाळेसमोर , एस . व्ही . रोड, सर्व्हे नं. १४६, सीटीएस नं . ५४ , 
बोरीवली (प.), मुंबई ४०० ०९२, (यापुढे “ संस्था ” असे वाचावे ) व या संस्थेच्या कारभार महाराष्ट्र सहकार संस्था अधिनियम , १९६० 
( यापुढे “ अधिनियम ” असे वाचावे ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ ( यापुढे “ नियम ” असे वाचावे ) व संस्थेच्या मंजूर उपविधी व 
शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेली शासन निर्णय यास अनुसरून कामकाज करणे आवश्यक आहे ; आणि , 

ज्याअर्थी, खाली नमूद केलेली संस्था बोरीवली कैलास को - ऑप . हौसिंग सो . लि ., यांनी विभाजनाचा प्रस्ताव या कार्यालयास दिनांक 
१० नोव्हेंबर २०१४ रोजी सादर केला असून सदर प्रस्तावाची छाननी केली असता ती खालीलप्रमाणे आहे : 

___ ज्याअर्थी, बोरीवली कैलास को - ऑप. हौसिंग सो .लि ., हिमालया शाळेसमोर , एस. व्ही . रोड, सर्व्हे नं . १४६ , सीटीएस नं . ५४ , 
बोरीवली (प.), मुंबई ४०० ०९२. या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, १९६० चे कलम १७ व नियम १६( २) अंतर्गत वाचावे क्र . ३ मध्ये 
नमूद केलेल्या दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ रोजीच्या आदेशाद्वारे बोरीवली कैलास को - ऑप . हौसिंग सो. लि ., या संस्थेची विभाजन करण्याबाबतचा 
मान्यता आदेश पारित करण्यात आलेला होता. तसेच वाचावे क्र . ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दिनांक ३० जुलै २०१५ रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १७ व नियम १६( २) मधील तरतुदीनुसार बोरीवली कैलास को - ऑप.हौसिंग सो.लि ., या संस्थेच्या विभाजनाबाबतचा 
अंतिम आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे. वाचावे क्र . ४ च्या आदेशान्वये बोरीवली कैलास बिल्डिंग नं . १ को - ऑप . हौसिंग सो. लि ., 
बोरीवली कैलास बिल्डिंग नं. २ को - ऑप. हौसिंग सो . लि . व बोरीवली कैलास बिल्डिंग नं . ३ को - ऑप. हौसिंग सो . लि ., अशा तीन संस्था 
अनुक्रमे ( एमयुएम / डब्ल्यु आर- उ / एचएसजी / टीसी / १५५४६/ २०१५ ), ( एमयुएम / डब्ल्यु आर - उ/ एचएसजी /टीसी / १५५४७ / २०१५ ), ( एमयुएम / 
डब्ल्युआर -उ / एचएसजी /टीसी / १५५४८ / २०१५ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. पर्यायाने बोरीवली कैलास को - ऑप . हौसिंग सो . लि ., नोंदणी 
क्र . बीओएम / डब्ल्युआर/ एचएसजी / (टीसी-११५३ / ८५ ) या मूळ संस्थेची नोंदणी रद्द करणे क्रमप्राप्त होत आहे ; आणि ; 

त्याअर्थी, उपरोक्त बाबींच्या एकंदर विचार करता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार मूळ 
नोंदणीकृत संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यासाठी खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करीत आहेत : 

आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , श्री . राजकुमार पाटील , 
उप निबंधक , आर-नॉर्थविभाग, मुंबई, बोरीवली कैलास को - ऑप. हौसिंग सो . लि ., हिमालया शाळेसमोर , एस . व्ही . रोड , सर्व्हे नं . १४६, सीटीएस 
नं . ५४, बोरीवली ( प.), मुंबई ४०० ०९२, नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्युआर/ एचएसजी/ (टीसी- ११५३/ ८५ ) ने पंजीकृत करण्यात आलेली 
गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी वर नमूद केलेल्या कारणास्तव रद्द करीत आहे . 

राजकुमार पाटील , 
मुंबई , 

उप निबंधक , 
दिनांक ३० जुलै २०१५ . 

सहकारी संस्था, आर-नॉर्थविभाग , मुंबई . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२ - २८ , २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ 

विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई विभाग, मुंबई यांजकडून 

६ वा मजला, मल्होत्रा हाऊस , जी .पी . ओ समोर , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ . 
वाचावे. - (१) मा . आयुक्त , राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील 

दिनांक २३ जून २०१५ रोजीचा आदेश . 
( २) निवडणूक निर्णय अधिकारी , दि महाराष्ट्र स्टेट को- ऑप . बँक्स असोसिएशन लि., मुंबई यांचेकडील 

पत्र क्र. निरंक, दिनांक २९ जुलै २०१५. 
( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३अअअ(५ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

( समिती निवडणूक ) नियम, २०१४ चे नियम (५ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) 

नियम , २०१४ चे नियम ३२ व नियम ६४ . 
क्रमांक विसनि /प्रशासन / दि म.रा . सह . बँक्स असोसिएशन / अधिसुचना/ ४१५८ / २०१५. - ज्याअर्थी, दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप. बँक्स 
असोसिएशन लि ., मुंबई, शिप्लीन सेंटर , ४०, जी . डी . आंबेकर मार्ग, वडाळा ( पूर्व) , मुंबई ४०० ०३१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम ९( १) अन्वये नोंदणीकृत आहे ; 

ज्याअर्थी, सदर संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीची पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडणूक घेण्याकरिता वाचावे क्र . १ अन्वये श्री . कैलास 
जेबले, उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन विभाग , मुंबई यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून मा. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांनी नियुक्ती केलेली होती आणि ; 

ज्याअर्थी, श्री . कैलास जेबले, उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन विभाग, मुंबई यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी सदर संस्थेची वाचावे 
क्र . २ अन्वये निवडणूक अविरोध झाल्याबाबत ई- ०९ नमुन्यात अविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांचा निकाल व निवडणुकीत निवडून आलेल्या 
उमेदवारांचा निकाल नियम ६४ अन्वये नमुना इ. १७ मध्ये त्यांच्या नाव व पत्त्यासह या कार्यालयास दिनांक २९ जुलै २०१५ रोजी सादर केलेला 
आहे , आणि ; 
___ ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम, २०१४ चे नियम ६४ नुसार अविरोध व निवडणुकीत निवडून आलेल्या 
समिती सदस्यांची नावेत्यांच्या पत्त्यासह प्रसिद्ध करणे / जाहीर करणे आवश्यक आहे . 
त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेऊन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे : 

आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७३अअअ (५अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , 
२०१४ चे नियम ६४ व ६९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , विकास रसाळ , जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई विभाग , मुंबई, दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप . बँक्स असोसिएशन लि ., मुंबई, शिप्लीन सेंटर , 
४०, जी . डी . आंबेकर मार्ग, वडाळा ( पूर्व) , मुंबई ४०० ०३१ या संस्थेचे खालील नमूद केलेले सचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या 
मतदार संघातून सन २०१५ - २०१६ ते सन २०२० - २०२१ या पाच वर्षांच्या ( दिनांक ३० जुलै २०१५ ते २९ जुलै २०२० ) कालावधीसाठी 
येथोचितरित्या गठित झाल्याचे जाहीर करीत आहे : 


अनुक्रमांक 


उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


मतदारसंघाचे नाव 


नाव 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . सावंत विकास भालचंद्र 


रा . माजगाव , हेरसावंतवाडा , 
ता . सावंतवाडी, जि .सिंधुदुर्ग . 
रा . कुडगाव, ता . दौंड, जि . पुणे . 


२ 


श्री . थोरात रमेश किसनराव 


mo 


श्री . माळी भरत बाबनराव 


मुंबई कोकण विभाग जि . म. सह . बँक 
सर्वसाधारण मतदारसंघ . 
पुणे विभाग जि . म . सह . बँक 
सर्वसाधारण मतदारसंघ . 
नाशिक विभाग जि . म . सह. बँक 
सर्वसाधारण मतदारसंघ . 

औरंगाबाद विभाग जि . म. सह . बँक 
सर्वसाधारण मतदारसंघ . 
नागपूर विभाग जि . म. सह. बँक 
सर्वसाधारण मतदारसंघ . 


y 


२२४७, ३ रामागड , अक्कलकुवा रोड , 
तळोदा , जि . नंदुरबार . 
मु . पो . पनाभोशी, ता . कंधार , 
जि . नांदेड . 
मु . पो . ता . आरमोरी, जि . गडचिरोली. 


श्री . भोसीकर हरिहरराव 
विश्वनाथराव. 


J 


श्री . पोरेडडीवार प्रचित 
अरविंद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२- २८, २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ १७ 


( ३ ) 


६ श्री . घुईखेडकर वसंत विश्वासराव वसुंधरा सदन , दर्डा रोड , यवतमाळ अमरावती विभाग जि . म . सह. बँक 

सर्वसाधारण मतदारसंघ . 
७ श्री. रांगणेकर किशोर विनायक श्री धनलक्ष्मी, ६ वा मजला, 

मुंबई कोकण विभाग अर्बन बँक 
मनोरमा नगर मार्ग, ताकळवाडी , सर्वसाधारण मतदारसंघ . 

माटुंगा ( प.), मुंबई ४०० ०१६ . 
८ श्रीमती पाटील सुप्रिया जयंत रा . विराती, अलिबाग, जि . रायगड मुंबई कोकण विभाग अर्बन बँक 

सर्वसाधारण मतदारसंघ . 
श्री. जोशी सुभाष रामचंद्र मु . पो . ता . कराड , जि . सातारा पुणे विभाग अर्बन बँक 

सर्वसाधारण मतदारसंघ . 
श्री . आवटे मुकुंद मारूती रा. राजगुरूनगर, ता . खेड, जि . पुणे पुणे विभाग अर्बन बँक 

सर्वसाधारण मतदारसंघ . 
श्री . कदम रत्नाकर विनायकराव मु . ओझर, ता. निफाड, जि . नाशिक नाशिक विभाग अर्बन बँक 

सर्वसाधारण मतदारसंघ . 
१२ श्री . संघवी अशोक हरकचंद मु . गांधीचौक , ता . पाचोरा, 

नाशिक विभाग अर्बन बँक 
जि . जळगाव. 

सर्वसाधारण मतदारसंघ . 
१३ श्री . कळमकर मुकुंद सुंदरलाल मु . जिंतुर, ता. जिंतुर, जि . परभणी औरंगाबाद विभाग अर्बन बँक 

सर्वसाधारण मतदारसंघ . 
श्री . सोमानी सतिश सत्यनारायण मु . पो . जवळाबाजार , ता . औंढा औरंगाबाद विभाग अर्बन बँक 
नागनाथ, जि . हिंगोली , 

सर्वसाधारण मतदारसंघ . 
श्री . दुरूगकर रविंद्र देविदास रा. गांधीबाग , नागपूर , जि . नागपूर नागपूर विभाग अर्बन बँक 

सर्वसाधारण मतदारसंघ. 
श्री. मैंद शरद आप्पाराव 

रा . १२७, ऐकाडी पार्क परिसर , अमरावती विभाग अर्बन बँक 

तिलक वार्ड, पुसद , जि . यवतमाळ . सर्वसाधारण मतदारसंघ . 
१७ श्री . ठाकुर विश्वास जयदेव ए / ६- बी / ६, रूचिता हाईटस , 

अनुसूचित जाती / जमाती 
ठाकूर रेसिडेंसी, सावरकर नगर , राखीव मतदारसंघ . 

गंगापूर रोड , नाशिक , ता .जि . नाशिक . 
१८ श्री. भेंडे संजय नथुजी 

२६, श्री छत्रपती नगर, एन . आय .टी . इतर मागासवर्गीय 

गार्डन जवळ , वर्धा रोड, नागपूर . राखीव मतदारसंघ. 
श्री . राख संजय शंकरराव मु . पो . जालना, जि . जालना 

भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती 

राखीव मतदारसंघ. 
श्रीमती देसाई जगताप रूपा ४३८ / २०२, साई किरष्मा को - ऑप . महिला राखीव मतदारसंघ 

हौसिंग सोसायटी , साई विभाग , 

अंबरनाथ ( पूर्व) , जि . ठाणे ४२१ ५०१ . 
२१ श्रीमती काळे मेधाताई यशवंत मु . पो . ता . अहमदनगर , 

महिला राखीव मतदारसंघ 
जि . अहमदनगर . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० जुलै २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


महेश 


मुंबई , 
दिनांक ३० जुलै २०१५ . 
भाग एक ( को .वि .पु.) - ३ 


विकास रसाळ , 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, मुंबई विभाग , मुंबई. 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२ - २८ , २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ 

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६ / अधिप्रदान / १५ / ७२९४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा) अधिनियम , २०१३ चे कलम ९८ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , राजेंद्र महाजन, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी या अधिसूचने 
अन्वये रत्नागिरी जिल्हा मध्य . सहकारी बँक लि ., रत्नागिरी या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम २०१३ चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चा नियम 
२( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ), ( ५ ), ( ६ ), ( ७ ) , ( ९ ) , ( १० ) , ( ११) , ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची 
तरतूद वगळून ) ( १२ ), ( १३ ), (१४ ), ( १५ ), (१७ ), ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबाजवणी करण्यासाठी दिनांक 
दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

कार्यक्षेत्र 


हुद्दा 


( ४ ) 


Iarsinx 


ow 


a 


श्री . एच . जी . गायकवाड सहा . सरव्यवस्थापक , मंडणगड 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री. एस. के . पुळेकर सहा. सरव्यवस्थापक , दापोली 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . व्ही. जी . सावंत सहा . सरव्यवस्थापक , खेड 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . ए. बी . चव्हाण सहा. सरव्यवस्थापक , चिपळूण 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . पी . पी . भोसले व्यवस्थापक , पाटपन्हाळे 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . पी. जे. खामकर सहा. व्यवस्थापक , देवरुख 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . आर . एस. होतेकर व्यवस्थापक , रत्नागिरी 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री. एम . जी. कांबळे सहा . सरव्यवस्थापक , लांजा 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . एस . आर . बाकाळकर व्यवस्थापक , राजापूर 

रत्नागिरी जिल्हा 
(१) प्रस्तुत व्यक्तिची बदली , निवृत्ती, मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २ ) जिल्हा उप निबंधकांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असलल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांचे स्वतंत्र नोदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज त्या त्यावेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर करावा. 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकिर्ण - १५०४ / प्र . क्र . २३१ / १५ स . दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

( ६ ) संदर्भ क्र . ७ नुसार प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत 
मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम २०१३ व नियम , १९६१ 
चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १० सप्टेंबर २०१५ . 


राजेंद्र महाजन , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२- २८, २०१५ / आश्विन ३०- कार्तिक ६, शके १९३७ १९ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६ / अधिप्रदान / २०१५ / ७४६४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा) अधिनियम , २०१३ चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, राजेंद्र महाजन , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी 
या अधिसूचने अन्वये राजापूर अर्बन कॉ . ऑप. बँक लि ., राजापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६० व ( सुधारणा) अधिनियम २०१३ चे कलम १५६ ( १) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चा नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५ ), ( ६), ( ७), (९), ( १० ), ( ११ ), ( अपसेट 
प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून) (१२), (१३) , (१४) , (१५ ), ( १७) , ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबाजवणी 
करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाही पुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत 
आहे : 


अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


Iansinx5wavaar 


श्री. शेखरकुमार उत्तम अहिरे . . मुख्यकार्यकारी अधिकारी 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . प्रसन्न विनायक मालपेकर . . . अकाऊटंट 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . लक्ष्मीकांत गणपत पाडाळे . . सि . ऑफीसर 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . शैलेंद्र श्रीकांत संसारे . . सि . ऑफीसर 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री. दिलीप शांताराम मांडवकर . . सि . ऑफीसर 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . लक्ष्मण गणू म्हात्रे सि . ऑफीसर 

रत्नागिरी जिल्हा 
कुमारी कमल विष्णू चव्हाण . . ज्यु . ऑफीसर 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . रमेश भैरू काळे ज्यु . ऑफीसर 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . दिपक सिताराम बाकाळकर . . ज्यु . ऑफीसर 

रत्नागिरी जिल्हा 
१० श्री . दिलीप भालचंद्र दिवटे . . ज्यु . ऑफीसर 

रत्नागिरी जिल्हा 
११ श्री . प्रभात शांताराम पेडणेकर . . ज्यु . ऑफीसर 

रत्नागिरी जिल्हा 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उप निबंधकांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यांचा हक्क राहील . 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांना नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल. 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांचे स्वतंत्र नोदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या 
वेळी शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर 
करावा . 

(५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकीर्ण-१५०४ /प्र.क्र . २३१/ १५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

(६ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 

( ७) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च 
वसूल करण्यात येऊ नये . 

( ८ ) प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त 
करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १९ सप्टेंबर २०१५ . 
भाग एक ( को.वि. पु.) - ३अ 


राजेंद्र महाजन , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२ - २८ , २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, (२) पूर्व उपनगरे , मुंबई, यांजकडून 

___ अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई/जिऊनि - २/ बी - ३/ क . १५६ / व. अधि . / २४०८ / २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , एस. एम . पाटील, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( २) मुंबई जय मातादी 
को - ऑप.क्रेडिट सो. लि ., असल्फा, पहिला मजला, १ / ३ पटेलवाडी, असल्फा व्हिलेज , एन. एस. रोड, ३४० बसस्टॉपच्यामागे , 
घाटकोपर ( प.), मुंबई ४०० ०८४ , या अधिसूचनेद्वारे संस्थेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम १५६( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप 
नियम ( ३), ( ५ ), (६ ), ( ७), ( ९), ( १० ), (११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून ) , 
( १२ ), (१३), ( १४ ), (१५ ), (१७ ), (१८ ), व ( २० ) तसेच ९१/ १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक 
३ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. परंतु सदरचे कर्मचारी संस्थेच्या आस्थापनेवर 
कार्यरत असेपर्यंतच वसुलीचे अधिकार राहतील . त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात 
येतील. प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते , महाराष्ट्र शासन, तीन सिहांचे चिन्हांचा शिक्का, यांचा कुठेही वापर 
करता येणार नाही . तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या 
परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक 
लिलावात विकली जाणार नाही, तोपर्यंत घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करावयाचा आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
१ श्रीमती शितल कृष्णा पाटील वसुली मॅनेजर विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 


* * टीप :- विशेष वसुली अधिकारी यांनी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत वसुलीबाबतचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
ही अधिसूचना आज दिनांक ४ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


एस . एम . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, ( २) पूर्व उपनगरे, मुंबई . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , तालुका कर्जत , यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, तालुका कर्जत , यांजकडून 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक सनिक / पाणीवापर संस्था / कलम २१/ नों. रद्द/ सन २०१५. क्रमांक सनिक / पाणीवापर संस्था / कलम २१ / नों . रद्द / सन २०१५. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार मी , जी . बी . ठाकूर , सहायक निबंधक , सहकारी प्राप्त अधिकारानुसार मी , जी . बी . ठाकूर , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था कर्जत, तालुका कर्जत , जि . रायगड श्री सुमंगलादेवी पाणी वापर संस्था कर्जत , तालुका कर्जत, जि . रायगड गावदेव पाणी वापर सहकारी 
सहकारी संस्था मर्या., पालीपोटल , ता . कर्जत, जि . रायगड या संस्थेचा संस्था मर्या., धोत्रेवाडी, ता . कर्जत , जि . रायगड या संस्थेची नोंदणी 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एलएफटी / ( ओ)/ ६१५ / ०३-०४ , ___ क्रमांक आरजीडी / केजेटी/ एलएफटी / ( ओ ) / ६२१/ ०७- ०८ , सन २००७ , 
सन २०१४ , दिनांक ३१ मार्च २००४ या आदेशाद्वारे रद्द करती आहे . दिनांक ६ नोव्हेंबर २००७ या आदेशाद्वारे रद्द करती आहे . 

आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्था निगम निकाय असल्याचे बंद आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्था निगम निकाय असल्याचे बंद 
होईल . 

होईल . 
हा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही व । ___ हा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 

कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


जी . बी . ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ता . कर्जत . 


जी . बी . ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२- २८, २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ २१ 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , (२) पूर्व उपनगरे, मुंबई , यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई/जिऊनि- २/ बी- ३/ क . १५६/ व. अधि./ २४० / २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , एस. एम . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ( २ ) मुंबई शुभांगी नागरी 
सहकारी पतपेढी मर्या., श्री . सहयोग सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नि .), रुम नं . १११, कमलेशा कंपाऊंड, नित्यानंद नगर , घाटकोपर ( प.) , 
मुंबई ४०० ०८६ या अधिसूचनेद्वारे संस्थेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) 
व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम २( एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३ ), ( ५), (६ ) , 
( ७ ), ( ९), ( १० ), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून ), ( १२), (१३ ), ( १४ ), ( १५ ) , 
(१७), ( १८ ) व ( २० ) तसेच ९१/ १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत 
कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . परंतु सदरचे कर्मचारी संस्थेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंतच वसुलीचे 
अधिकार राहतील . त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील . प्रदान झालेल्या विशेष 
वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते , महाराष्ट्र शासन , तीन सिहांचे चिन्हांचा शिक्का, यांचा कुठेही वापर करता येणार नाही . तसेच मा 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात 
येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही, तोपर्यंत 
घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करावयाचा आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 
१ श्री . संतोष भार्गव लोंढे 

व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 


हुद्दा 


( ५ ) 


* * टीप :- विशेष वसुली अधिकारी यांनी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत वसुलीबाबतचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
ही अधिसूचना आज दिनांक ४ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


एस . एम . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( २) पूर्व उपनगरे , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका कर्जत , यांजकडून 


सह 


आदेश 


क्रमांक सनिक / पाणीवापर संस्था/ कलम २१ / नों. रद्द/ सन २०१५. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार मी , जी . बी . ठाकूर, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था कर्जत , तालुका कर्जत , जि . रायगड पुरोगामी उपसा जलसिंचन 
पाणी वापर सह. संस्था मर्या.,किकवी, ता . कर्जत , जि . रायगड या 
संस्थेची नोंदणी क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एलएफटी / ( ओ) / ६३३ / 
०७- ०८ , सन २००७ , दिनांक १० डिसेंबर २००७ या आदेशाद्वारे रद्द 
करीत आहे. 
__ आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्था निगम निकाय असल्याचे बंद 
होईल . 

हा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , तालुका कर्जत , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिक / पाणीवापर संस्था / कलम २१ / नों . रद्द / सन २०१५ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार मी , जी . बी . ठाकूर , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था कर्जत , तालुका कर्जत, जि . रायगड श्री समर्थ पाणी वापर सह. 
संस्था मर्या., अंभेरपाडा , ता . कर्जत , जि . रायगड या संस्थेची नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एलएफटी / ( ओ) / ६३९ /०७- ०८ , सन २००७, 
दिनांक ११ जानेवारी २००८ या आदेशाद्वारे रद्द करीत आहे . 

आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्था निगम निकाय असल्याचे बंद 
होईल . 

हा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


जी . बी . ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ता . कर्जत . 


जी . बी . ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२- २८, २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, (२) पूर्व उपनगरे, मुंबई , यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई /जिऊनि-२/ बी - ३ / क . १५६/ व. अधि ./ २४०७ / २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , एस . एम . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( २) मुंबई विशाल 
महाराष्ट्र सहकारी पतपेढी मर्या., शॉप नं. ९, त्रिमुर्ती को - ऑप . हौ. सो.लि ., शिवाजी नगर , भांडुप ( प.), मुंबई ४०० ०७८, या अधिसूचनेद्वारे 
संस्थेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६(१) व (२ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चा नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम (३ ), ( ५), ( ६ ), ( ७ ), (९ ), (१०), ( ११) ( अपसेट 
प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून ), (१२ ), (१३ ), ( १४ ) , ( १५ ), (१७ ), ( १८ ) व ( २० ) तसेच 
९१ / १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच 
शक्ती प्रदान करीत आहे . परंतु सदरचे कर्मचारी संस्थेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंतच वसुलीचे अधिकार राहतील. त्यांची अन्यत्र 
बदली झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील. प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते , 
महाराष्ट्र शासन , तीन सिहांचे चिन्हांचा शिक्का , यांचा कुठेही वापर करता येणार नाही . तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा 
कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही, तोपर्यंत घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार 
अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करावयाचा आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
__ (१ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ५ ) 
१ श्री . अनिल दत्तात्रय भोर व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 


हुद्दा 


* * टीप :- विशेष वसुली अधिकारी यांनी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत वसुलीबाबतचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
ही अधिसूचना आज दिनांक ४ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


एस . एम . पाटील, 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, ( २) पूर्व उपनगरे , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी -विभाग , मुंबई यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सी -विभाग , मुंबई यांजकडून 
___ अंतरिम आदेश 

____ अंतरिम आदेश 
क्रमांक मुंबई / सी .वि ./ सनि / / अवसायन आदेश / ४८४/ २०१५. ___ क्रमांक मुंबई/ सनि / सी.वि / अवसायन आदेश / ४८५ /२०१५ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( २) नुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारपरत्वे मी , सतीश मा . तोटावार , मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारपरत्वे मी , सतीश मा . तोटावार , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी -विभाग , मुंबई, जयगणेश । सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , सी -विभाग , मुंबई, ही संस्था उपरोक्त 
को - ऑप. इंडस्ट्रियल सोसा . लि ., बी - ३ , पहिला मजला , खो .क्र . १, कारणास्तव अवसायनत घेत असून या संस्थेवर श्रीमती एम . एस . 
मरीन लाईन्स , धोबी तलाव , मुंबई - २, ही संस्था बंद / कार्यस्थगित / जाधव, मुख्य लिपिक यांची ऋणपरिशोधक म्हणून महाराष्ट्र सहकारी 
पत्त्यावर आढळून न येणे कारणास्तव अवसायनत घेत असून या संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ अन्वये नियुक्ती करीत आहे. 
संस्थेवर श्रीमती एस. एस. खळे, वरिष्ठ लिपिक यांचीऋणपरिशोधक सदरचा आदेश आज दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही 
म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 
अन्वये नियुक्ती करीत आहे. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही 

सतीश मा . तोटावार, 
शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, सी- विभाग, मुंबई. 
सतीश मा . तोटावार , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सी -विभाग , मुंबई. 


न . 


ना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२- २८, २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ २३ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था (२), पूर्व उपनगरे , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई /जिउनि -२/ बी -३ / क. १५६/ व. अधि ./ २४०६ / २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , एस . एम . पाटील , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था ( २), मुंबई श्री . नारायण 
गुरु को - ऑप.बँक लि ., श्री . नारायण नगर, पी . एल . लोखंडे मार्ग, चेंबूर , मुंबई ४०० ०८९, या अधिसूचनेद्वारे संस्थेच्या खाली दर्शविलेले 
अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ 
चा नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम (३ ), (५ ), ( ६ ), ( ७ ), (९ ), ( १० ), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम 
करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून ) , (१२ ), (१३), (१४ ), ( १५ ), ( १७ ), (१८ ) व ( २० ) तसेच ९१/ १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान 
करीत आहे. परंतु सदरचे कर्मचारी संस्थेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंतच वसुलीचे अधिकार राहतील . त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास 
अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील . प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते , महाराष्ट्र शासन , 
तीन सिहांचे चिन्हांचा शिक्का, यांचा कुठेही वापर करता येणार नाही . तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील 
ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही , तोपर्यंत घेऊ नये . वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) 
वसूल करावयाचा आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . रंगनाथ आंबेडकर 

मॅनेजर विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 


हुदा 


* * टीप :- विशेष वसुली अधिकारी यांनी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत वसुलीबाबतचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 
ही अधिसूचना आज दिनांक ४ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


एस . एम . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था ( २ ) पूर्व उपनगरे, मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक सनिक / का . क . १०२( २) / अंतिम आदेश / सन २०१५ / क्रमांक सनिक / का . क . १०२( २) / अंतिम आदेश / सन २०१५ / 
१९२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२( २ ) १९३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( २ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , जी . बी . ठाकूर , सहायक निबंधक , अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , जी . बी . ठाकूर, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत , तालुका कर्जत , जि . रायगड सावित्रीबाई । सहकारी संस्था कर्जत , तालुका कर्जत , जि . रायगड अलवाडी कृषि 
मागासवर्गीय महिला सह. संस्था मर्या., नेरळ ही संस्था अवसायनात फलोद्योन सहकारी संस्था मर्या., दामत ही संस्था अवसायनात घेणेचा 
घेणेचा उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम देत आहे. उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम देत आहे . तसेच 
तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३(१) नुसार 
नुसार श्री . एस . एम . बाणेवाड , उप लेखापरीक्षक यांची अवसायक श्री . एस . एम . बाणेवाड , उप लेखापरीक्षक यांची अवसायक म्हणून 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

नियुक्ती करीत आहे . 
हा आदेश माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक १० जून ___ हा आदेश माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक १० जून 
२०१५ रोजी देत आहे . 

२०१५ रोजी देत आहे . 


जी . बी . ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


जी . बी . ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ता . कर्जत . 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२ -२८, २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था (२), पूर्व उपनगरे , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई /जिउनि - २/ बी - ३/ क . १५६ / व. अधि ./ २४०३ / २०१५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , एस . एम . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( २), मुंबई अनुव्रत 
को -क्रेडिट लि ., भैरव कृपा भवन , २रा मजला, एन. जी . आचार्य मार्ग, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१, या अधिसूचनेद्वारे संस्थेच्या खाली दर्शविलेले 
अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ 
चा नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम (३ ), (५ ), ( ६), ( ७), (९), ( १० ), ( ११) ( अपसेट प्राईस कायम 
करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून ), (१२ ), ( १३), (१४ ), ( १५ ), ( १७ ), ( १८ ) व ( २० ) तसेच ९१/ १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान 
करीत आहे . परंतु सदरचे कर्मचारी संस्थेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंतच वसुलीचे अधिकार राहतील . त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास 
अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील. प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते , महाराष्ट्र शासन , 
तीन सिहांचे चिन्हांचा शिक्का , यांचा कुठेही वापर करता येणार नाही. तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील 
ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही, तोपर्यंत घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) 
वसूल करावयाचा आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 
कान्याचेनाव हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . बाबाजी गणपत काणे व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 


हुदा 


( २ ) 


* * टीप :- विशेष वसुली अधिकारी यांनी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत वसुलीबाबतचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
ही अधिसूचना आज दिनांक ४ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


एस. एम . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था ( २), पूर्व उपनगरे, मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिक / का . क . १०२( २ ) / अंतिम आदेश / सन २०१५ / 
१९१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२( २ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , जी . बी . ठाकूर , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था कर्जत , तालुका कर्जत , जि . रायगड लक्ष्मी कृषि 
फलोद्योन सहकारी संस्था मर्या., बामणस वेणगाव, ही संस्था अवसायनात 
घेणेचा उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम देत आहे . 
तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३(१ ) 
नुसार श्री . वैभव पं . काळे, सहकारी अधिकारी श्रेणी -२, यांची अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक १० जून 
२०१५ रोजी देत आहे . 


आदेश 
क्रमांक सनिक / का . क . १०२( २ ) / अंतिम आदेश / सन २०१५ / 
१७५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२( २ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , जी . बी . ठाकूर , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था कर्जत , तालुका कर्जत , जि . रायगड रामकृष्णहरी 
परिवहन सहकारी संस्था मर्या., कडाव ही संस्था अवसायनात घेणेचा 
उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम देत आहे. तसेच 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३( १) नुसार 
श्री . वैभव काळे, सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, यांची अवसायक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक ३० मे 
२०१५ रोजी देत आहे. 


जी . बी . ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


जी . बी . ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२ - २८, २०१५ / आश्विन ३०- कार्तिक ६, शके १९३७ २५ 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (२) पूर्व उपनगरे , मुंबई , यांजकडून 

__ अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई /जिउनि-२ / बी - ३/ क. १५६ / व. अधि ./ २४०५ / २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , एस . एम . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( २ ), मुंबई, विजया 

ऑप -क्रेडिट सोसायटी लि ., साईसदगुरू को - ऑप. हौ . सो .लि ., अ . जी . लिंक रोड, असल्फा व्हिलेज , पाईप लाईन रोड , घाटकोपर (प.), 
मुंबई ४०० ०८४ या अधिसूचनेद्वारे संस्थेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) 
व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३ ), ( ५ ), ( ६ ), 
( ७ ), (९ ), ( १० ), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून ), (१२ ), (१३ ), (१४ ), (१५ ), 
(१७), ( १८ ) व ( २० ) तसेच ९१/ १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत 
कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. परंतु सदरचे कर्मचारी संस्थेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंतच वसुलीचे 
अधिकार राहतील . त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील . प्रदान झालेल्या विशेष 
वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते , महाराष्ट्र शासन , तीन सिहांचे चिन्हांचा शिक्का, यांचा कुठेही वापर करता येणार नाही. तसेच मा 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात 
येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही, तोपर्यंत 
घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करावयाचा आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) 
१ श्री . सागर संजय डोके 

वसुली मॅनेजर विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 


हुद्दा 


* * टीप :- विशेष वसुली अधिकारी यांनी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत वसुलीबाबतचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 
ही अधिसूचना आज दिनांक ४ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


एस . एम . पाटील, 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था ( २), पूर्व उपनगरे, मुंबई. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक सनिक / का . क . १०२ ( २) / अंतिम आदेश / सन २०१५ / क्रमांक सनिक / का . क . १०२( २) / अंतिम आदेश / सन २०१५ / 
१७४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२( २ ) १६३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२( २ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , जी . बी . ठाकूर , सहायक निबंधक , अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , जी . बी . ठाकूर, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत , तालुका कर्जत , जि . रायगड जय मल्हार । सहकारी संस्था , कर्जत , तालुका कर्जत , जि . रायगड, कर्जत आर्थिक 
वहातुक सहकारी संस्था मर्या., कर्जत ही संस्था अवसायनात घेणेचा दुर्बल सहकारी संस्था मर्या., गुंडगे ही संस्था अवसायनात घेणेचा 
उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश देत आहे . उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश देत आहे . 
तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३(१ ) । तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३( १ ) 
नसार श्री . वैभव काळे , सहकारी अधिकारी, श्रेणी- २, यांची अवसायक नुसार श्री . एस . एम . बाणेवाड , उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

कर्जत यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
हा आदेश माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक ३० मे ____ हा आदेश माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक ३० मे 
२०१५ रोजी देत आहे . 

२०१५ रोजी देत आहे . 


जी . बी . ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ता . कर्जत . 


जी . बी . ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ता . कर्जत . 


भाग एक ( को .वि .पु .) - ४ 


ना 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२ - २८ , २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था (२), पूर्व उपनगरे , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई / जिउनि -२ / बी -३ / क. १५६/ व. अधि./ २४०४ / २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , एस . एम. पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( २ ), मुंबई विजयालक्ष्मी 
को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., साईसदगुरू को - ऑप . हौ . सो. लि ., अ. जी . लिंक रोड , असल्फा व्हिलेज, पाईप लाईन रोड , घाटकोपर (प.) , 
मुंबई ४०० ०८४ या अधिसूचनेद्वारे संस्थेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३ ), ( ५ ) , ( ६ ) , 
( ७ ), (९ ), ( १० ), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतूद वगळून ), (१२ ), (१३ ), (१४ ), (१५ ) , 
( १७ ), ( १८ ) व ( २० ) तसेच ९१/ १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी क 
कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. परंतु सदरचे कर्मचारी संस्थेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंतच वसुलीचे 
अधिकार राहतील. त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार संपुष्टात येतील. प्रदान झालेल्या विशेष 
वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते, महाराष्ट्र शासन , तीन सिहांचे चिन्हांचा शिक्का, यांचा कुठेही वापर करता येणार नाही. तसेच मा . 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये असे सूचित करण्यात 
येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही, तोपर्यंत 
घेऊ नये. वसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करावयाचा आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
१ श्री. शंकर महालिंगा मेंडन वसुली मॅनेजर विशेष वसुली व विक्री अधिकारी बृहन्मुंबई 


हुदा 


* * टीप :- विशेष वसुली अधिकारी यांनी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत वसुलीबाबतचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
ही अधिसूचना आज दिनांक ४ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 


एस. एम . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था ( २), पूर्व उपनगरे , मुंबई. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिक / का . क . १०२( २ ) / अंतिम आदेश / सन २०१५ / 
१६४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२(२ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , जी . बी . ठाकूर , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत , तालुका कर्जत , जि . रायगड आदर्श सुशिक्षित 
बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या., आशाणे ही संस्था अवसायनात घेणेचा 
उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश देत आहे . 
तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३(१ ) 
नुसार श्री . एस . एम. बाणेवाड , उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, 
कर्जत यांची अवसायक म्हणन नियक्ती करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक ३० मे 
२०१५ रोजी देत आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिक / का . क . १०२( २ ) / अंतिम आदेश / सन २०१५ / 
१६५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२( २ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , जी . बी . ठाकूर , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत , तालुका कर्जत , जि . रायगड गजेंद्र वहातुक 
सहकारी संस्था मर्या., नेरळ ही संस्था अवसायनात घेणेचा उपरोक्त 
मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश देत आहे. तसेच महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३( १) नुसार 
श्री . वैभव काळे , सहकारी अधिकारी, श्रेणी-२, यांची अवसायक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे. 
____ हा आदेश माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक ३० मे 
२०१५ रोजी देत आहे. 


जी . बी . ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


जी . बी . ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२- २८, २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ २७ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / ठाणे / बि - ७/ का . क . १५६ / अधि ./ प्रदान / ४९८७ / सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , दिलीप उढाण , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे या आदेशाद्वारे 
वाणगाव नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., मु . पो . वाणगाव , ता . डहाणू , जि . पालघर पतसंस्थेच्या तसेच जिल्ह्यातील अन्य सहकारी संस्थेच्या 
थकित कर्ज वसुलीसाठी खालील दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांना विशेष वसुली व विक्री अधिकारी म्हणून ठाणे जिल्हा कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २ ) व १९६१ चे नियम १०७ , २( एच ) व ( जे ) नियम खालील उप -नियम ( ३ ) 
( ५ ) , ( ६ ), ( ७) , (९ ) , (१० ), (११ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चे नियम १०७ ( १४ ) अन्वये विक्रीची किंमत कायम करण्याचे 
अधिकार वगळून नियम ( १२), (१३), ( १५ ), ( १७), ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक 
७ ऑगस्ट २०१५ ते दिनांक ६ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत खालील अटींस अधीन राहून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रांतील सहकारी 
कर्ज वसुलीसाठी करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे : 

(१ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, नियुक्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २ ) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
(३ ) संबंधित संस्थेने अधिकार काढून घेणेबाबत कळविल्यास अधिकार काढून घेणेत येतील . 

( ४ ) प्रदान झालेल्या विशेष वसुली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते , महाराष्ट्र शासन, तीन सिंहाचे चिन्हांचा शिक्का , असे कुठेही उधृत 
करता येणार नाही. 

( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . 
तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे 
पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा 
कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावांत विकली जाणार नाही , तोपर्यंत घेऊ नये . 
अनुक्रमांक विषेश वसुली 

हुदा 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकारी यांचे नाव 

( ४ ) 
१ श्री . एच एम . भंडारी वि . वसुली व विक्री अधिकारी वसुली व विक्री अधिकारी ठाणे जिल्हा । 
टीप .- सरचार्जची वसूल होणारी रक्कम वेळोवेळी शासकीय कोषागारात भरणा करण्याची खबरदारी घ्यावी . 


ठाणे, 


दिलीप उढाण , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे . 


दिनांक २४ ऑगस्ट २०१५ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिक / का . क . १०२( २) / अंतिम आदेश / १६६ / सन २०१५. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२( २ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , जी . बी . ठाकूर सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था कर्जत , तालुका कर्जत, जि . रायगड अविनाश सुशिक्षीत 
बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या., नेरळ ही संस्था अवसायनात 
घेणेचा उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश देत 
आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०३ (१ ) नुसपार श्री . एस . एम . बाणेवाड , उप लेखापरीक्षक सहकारी 
संस्था कर्जत यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज दिनांक ३० मे 
२०१५ रोजी देत आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिक / का . क . १०२( २ ) / अंतिम आदेश / १६७ / सन 
२०१५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२( २ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , जी . बी . ठाकूर , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था कर्जत, तालुका कर्जत, जि . रायगड आर्थिक मागासवर्गीय 
बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या., नेरळ ही संस्था अवसायनात घेणेचा 
उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश देत आहे . 
तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३( १ ) 
नुसार श्री . एस . एम . बाणेवाड , उप लेखापरीक्षक सहकारी संस्था 
कर्जत यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज दिनांक ३० मे 
२०१५ रोजी देत आहे . 


जी . बी . ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


जी . बी . ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


भाग एक ( को . वि . पु.) - ४अ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२ - २८ , २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ 

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई (१ ) शहर , यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई/ जिऊनि-१/ का . क . १५६/ जय महाराष्ट को - ऑप .क्रेडिट / ३६११/ २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , चं . वि . टिकुळे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई (१ ) शहर 
या अधिसूचनेद्वारे जय महाराष्ट्र को - ऑप . क्रेडीट सोसा . लि ., शिव भुवन , बि .नं . २५, तळ मजला , ऑफीस नं . १, ४था कामाठीपुरा , 
मुंबई ४०० ००८ या संस्थेच्या खाली दर्शविलेले अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १) व ( २ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), ( ५ ), ( ६ ), ( ७ ), ( ९ ), ( १० ), ( ११ ) 
( अपसेट प्राईस कायम करण्याची व विक्री कायम करण्याबाबतची तरतुद वगळन ), ( १२ ), ( १३ ), ( १४ ), ( १५ ), ( १७ ) , ( १८ ), ( १९ 
तसेच ९१ / १०१ नसार दिलेल्या वसली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत कर्जवसली करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . परंतु सदरचे कर्मचारी संस्थेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असेपर्यंतच वसुलीचे अधिकार राहतील . तसेच 
वसुली अधिकारी यांनी जय महाराष्ट्र को - ऑप . क्रेडीट सोसा . लि ., शिव भुवन , बि .नं . २५ , तळ मजला, ऑफीस नं . १, ४था कामाठीपुरा , 
मंबई ४०० ००८ . या संस्थेचीच वसली करावयाची आहे. या अधिकारावर अन्य संस्थेच्या वसली करण्यात येऊ नये 
कार्यक्षेत्राबाहेर वसुली करण्यात येऊ नये याची नोंद घेण्यात यावी. त्यांची अन्यत्र बदली झाल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार 
संपुष्टात येतील . प्रदान झालेल्या विशेष वसली अधिकाऱ्याला, सहकार खाते , महाराष्ट्र शासन, तीन सिहांचे चिन्हांचा शिक्का, यांचा कठेही वापर 
करता येणार नाही . तसेच मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या दिनांक २० मार्च २००९ च्या परिपत्रकान्वये 
असे सूचित करण्यात येते की , त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावात विकली 
जाणार नाही, तोपर्यंत घेऊ नये. वसली अधिकाऱ्यांनी नियमानसार अधिभार ( सरचार्ज ) वसल करून शासकीय कोषागारात भरणा करावयाचा 
आहे : 


दिलेल्या 


10 


कार्यक्षेत्र 


अनुक्रमांक अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती 

( ४ ) 
१ श्री. संभाजी आत्माराम मोहिते विशेष वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
ही अधिसूचना आज दिनांक १५ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे. 


बृहन्मुंबई 


चं. वि . टिकुळे, 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई ( १) शहर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिक / का . क . १०२ ( २ ) / अंतिम आदेश /१६८ / सन 
२०१५ / . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२( २) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , जी . बी . ठाकूर , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था कर्जत , तालुका कर्जत , जि . रायगड हुतात्मा 
हिराजी पाटील, बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या., बीड बुद्रुक ही संस्था । 
अवसायनात घेणेचा उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम 
आदेश देत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम १०३( १) नुसार श्री . एस . एम . बाणेवाड, उप लेखापरीक्षक 
सहकारी संस्था, कर्जत यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
__ हा आदेश माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज दिनांक ३० मे 
२०१५ रोजी देत आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिक / का . क . १०२( २ ) / अंतिम आदेश / १६९ / सन 
२०१५ /. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२( २) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , जी . बी. ठाकूर , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था कर्जत , तालुका कर्जत , जि . रायगड सुयोग 
सुशिक्षीत बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या., गुंडगे कर्जत ही संस्था 
अवसायनात घेणेचा उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम 
आदेश देत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम १०३( १) नुसार श्री . एस . एम . बाणेवाड, उप लेखापरीक्षक 
सहकारी संस्था कर्जत यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज दिनांक ३० मे 
२०१५ रोजी देत आहे . 


जी . बी . ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


जी . बी . ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ता . कर्जत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२- २८, २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ २९ 

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 


( १ ) 


क्रमांक जिउनि /सिंधू/ वि. २/ का. क . १५६/जिमसबँक / २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करून मी , अ . वि . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये सिंधुदुर्ग 
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि .,सिंधुदुर्गनगरी , या बँकेच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील त्या त्या शाखेकडील शेती व बिगरशेती कर्जाच्या वसुलीसाठी 
( नागरी पतसंस्था , बलुतेदार संस्था, दुग्ध संस्था) दिलेल्या वसुली प्रमाणपत्राची महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ) व 
( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०७ २( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उप-नियम ( ३), (५ ), ( ६ ), ( ७ ) , 
( ९ ) , ( १० ) , ( ११ ), ( अपसेट प्राईज कायम करण्याच्या तरतूदी वगळन ) (१२ ), ( १३ ), ( १५ ), ( १७ ) , ( १८ ) व ( २० ) नुसार वसुली अधिकारी व 
विक्री अधिकारी म्हणून अंमलबजावणी करण्यासाठी खालील अटीस अधीन राहून , खालील दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुलीसाठी दिनांक ३० जून २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक पूर्ण वेळ वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव हुद्दा 

नियुक्तीचे ठिकाण कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
श्री . के . बी. वरक 

विभागीय विकास अधिकारी 

मालवण सिंधुदुर्ग 
श्री . एस . पी . ढोलम 

विकास अधिकारी, श्रेणी- १ 

देवगड सिंधुदुर्ग 
श्री . एस . एस . घाडी 

विकास अधिकारी 

पडेल सिंधुदुर्ग 
श्री . अ. के. सावंत 

विकास अधिकारी 

फणसगांव सिंधुदुर्ग 
श्री . जे. व्ही . ठुकरुल 

विकास अधिकारी ( ऑफी .) शिरगांव सिंधुदुर्ग 
श्री . जी . बी. शिरसाट 

विकास अधिकारी , श्रेणी-१ 

मालवण सिंधुदुर्ग 
श्री . व्ही . एन . डोर्लेकर 

विकास अधिकारी , श्रेणी-२ 

कट्टा सिंधुदुर्ग 
श्री . एस . एच . मर्गज 

विकास अधिकारी 

आचरा सिंधुदुर्ग 
श्री . एस . एम. गवंडी 

विकास अधिकारी 

विरण 

सिंधुदुर्ग 
श्री. एच. सी. अहीरे 

विभागीय विकास अधिकारी कणकवली सिंधुदुर्ग 
श्री . ए. एन . प्रभू 

विकास अधिकारी, श्रेणी-१ कणकवली सिंधुदुर्ग 
श्री. डी . आर . गवाणकर 

विकास अधिकारी 

नांदगांव सिंधुदुर्ग 
श्री . पी . पी . सरमळकर 

विकास अधिकारी 

कणकवली शहर सिंधुदुर्ग 
श्री . एस . टी . कुडतरकर 

विकास अधिकारी 

वैभवाडी सिंधुदुर्ग 
श्री . वाय . आर . लुद्रीक 

विभागीय विकास अधिकारी 

कुडाळ सिंधुदुर्ग 
श्री . डी . आर. लोकेगांवकर विकास अधिकारी , श्रेणी-१ 

सिंधुदुर्ग 
श्री . बी . जी . बागायतकर 

विकास अधिकारी , श्रेणी- २ 

माणगांव सिंधुदुर्ग 
श्री . एस. जी . माने 

विकास अधिकारी 

कडावत सिंधुदुर्ग 
श्री . डि . एस. धुरी 

विकास अधिकारी 

कुडाळ शहर सिंधुदुर्ग 
श्री . एस . के. पाताडे 

विकास अधिकारी 

कसाल 

सिंधुदुर्ग 
श्री. डी . एन . गावडे 

विकास अधिकारी, श्रेणी- २ वेंगुर्ला सिंधुदुर्ग 
श्री . डी. आर . प्रभूआजगांवकर 

विकास अधिकारी 

वेंगुर्ला सिंधुदुर्ग 


FFFFFFFFFFFFFFFFFERE 


कुडाळ 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२ - २८, २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


बांदा 


प्र . का . 


प्र . का . 


श्री . एच जी . आरेकर 

विभागीय विकास अधिकारी सावंतवाडी सिंधुदुर्ग 
श्री . व्ही . बी. गोठोस्कर 

विकास अधिकारी 

सावंतवाडी सिंधुदुर्ग 
श्री . डी. बी. बनसोडे विकास अधिकारी, श्रेणी- १ 

सिंधुदुर्ग 
श्री . एस . एच. डम्बे 

विकास अधिकारी 

सांगेली सिंधुदुर्ग 
श्री . व्ही . एम. नाईक 

विकास अधिकारी 

मळेवाड सिंधुदुर्ग 
श्री . ए. एस. सावंत 

विकास अधिकारी, श्रेणी-२ दोडामार्ग सिंधुदुर्ग 
श्री . एस . एस . परब 

विकास अधिकारी 

साटेली-भेडशी सिंधुदुर्ग 
श्री . आर . एन . जाधव उप व्यवस्थापक , क्षेत्र / वसुली प्र . का . 

सिंधुदुर्ग 
श्री . एस. बी . मोरजकर सहा. व्यवस्थापक , कर्जे 

सिंधुदुर्ग 
श्री . एस . पी . सावंत बँकींग ऑफीसर, क्षेत्र / वसुली 

सिंधुदुर्ग 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) जिल्हा उप निबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेण्यात येतील. 
( ४) बँकेने अधिकार काढून घ्यावेत असे कळविल्यास ते काढून घेणेत येतील . 

( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दिलेल्या कालावधीत समाधानकराक वसुलीचे काम न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास दिलेले अधिकार 
काढून घेण्यात येतील . 

( ६) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्ती पुर्णवेळ काम करणारे असावेत . 
( ७) वसुली आढावा सभेत विना परवाना गैरहजर राहील्यास आपणास दिलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

( ८ ) नियमाप्रमाणे सरचार्ज वसुल करून संस्थास्तरावर त्यांचे स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी म्हणजेच संचालक 
मंडळाच्या ठरावात नमूद केल्याप्रमाणे सरकारी खजिन्यात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल या कार्यालयास पाठवावा . 

(९) जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांनी बोलविलेल्या सभेस उपस्थित राहून कर्ज वसुलीची माहिती देणेची आहे . 
हा आदेश आज दिनांक २७ जुलै २०१५ रोजी माझे सहीने व या कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला आहे . 


अ . वि . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था,सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २२- २८, २०१५ / आश्विन ३०- कार्तिक ६, शके १९३७ ३१ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का. क. १५६ / अधिप्रदान / १५ / ६१५८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१३ चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , राजेंद्र महाजन , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या अधिसूचने अन्वये 
रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ., रत्नागिरी या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था ( सुधारणा) अधिनियम, २०१३ चे कलम १५६ (१) व (२ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) 
तसेच नियम १०७ खालील उप नियम ( ३), (५ ), (६ ), ( ७), ( ९), ( १० ), ( ११), ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), (१३), 
( १४), (१५ ), (१७), ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत कर्जवसुली 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

हुद्दा 

कार्यक्षेत्र 


१ 


सहा . सरव्यवस्थापक , मंडणगड 


रत्नागिरी जिल्हा 


व्यवस्थापक , मंडणगड 


रत्नागिरी जिल्हा 


उप व्यवस्थापक , मंडणगड 


रत्नागिरी जिल्हा 
रत्नागिरी जिल्हा 


सहा. सरव्यवस्थापक , दापोली 


रत्नागिरी जिल्हा 


रत्नागिरी जिल्हा 


*०G:Kun 


श्री . एच. जी . गायकवाड 
श्री . एस . पी . शिगवण 
श्री . व्ही . आर . पेवेकर 
श्री . एस. के. पुळेकर 
श्री . एस . आर . दळवी 
श्री . आर . जे. पावसे 
श्री. व्ही . जी . सावंत 
श्री . एस. ए. निकम 
श्री . एन. एच. कदम 
श्री. एन. सी . मोहिते 
श्री . एम. डी . कांबळे 
श्री . ए. बी . चव्हाण 
श्री . आर . पी . जाधव 


रत्नागिरी जिल्हा 


रत्नागिरी जिल्हा 


रत्नागिरी जिल्हा 
रत्नागिरी जिल्हा 


व्यवस्थापक , दापोली 
उप व्यवस्थापक , दापोली 
सहा. सरव्यवस्थापक , खेड 
व्यवस्थापक , लोटे घाणे खुंट 
उप व्यवस्थापक, खेड 
उप व्यवस्थापक , खेड 
उप व्यवस्थापक , खेड 
सहा. सरव्यवस्थापक , चिपळूण 
व्यवस्थापक , चिपळूण 
व्यवस्थापक , चिपळूण 
व्यवस्थापक , चिपळूण 
उप व्यवस्थापक, चिपळूण 
सहा. सरव्यवस्थापक , पाटपन्हाळे 


रत्नागिरी जिल्हा 


रत्नागिरी जिल्हा 


रत्नागिरी जिल्हा 


रत्नागिरी जिल्हा 


रत्नागिरी जिल्हा 


श्री . डी . जी . कदम 
श्री . आर. आर. ठसाळे 
श्री . एन. जी. जाधव 
श्री . पी . पी. भोसले 
श्री . ए. टी . चिपळूणकर 
श्री . पी . एम . मोहिते 


१७ 
१८ 


रत्नागिरी जिल्हा 
रत्नागिरी जिल्हा 
रत्नागिरी जिल्हा 
रत्नागिरी जिल्हा 


उप व्यवस्थापक , पाटपन्हाळे 


उप व्यवस्थापक ( कृ . अ . ), पाटपन्हाळे 


श्री . पी . जे. खामकर 


व्यवस्थापक , देवरुख 


रत्नागिरी जिल्हा 


श्री . एस . बी . जाधव 


रत्नागिरी जिल्हा 
रत्नागिरी जिल्हा 


उप व्यवस्थापक , देवरुख 
उप व्यवस्थापक ( कृ . अ.), देवरुख 
व्यवस्थापक , रत्नागिरी 
व्यवस्थापक , रत्नागिरी 


श्री . पी . पी . चव्हाण 
श्री. आर . एस . होतेकर 
श्री . एस. व्ही . कळंबटे 


२३ 
२४ 


रत्नागिरी जिल्हा 
रत्नागिरी जिल्हा 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २२ -२८, २०१५ / आश्विन ३० - कार्तिक ६, शके १९३७ 


__ (१) 


( २ ) 


२५ 
२६ 


श्री . एस . के. चव्हाण 
श्री . व्ही . एस . कांबळे 
श्री. एम. जी. कांबळे 


उप व्यवस्थापक ( कृ . अ.), रत्नागिरी 
उप व्यवस्थापक, रत्नागिरी 


रत्नागिरी जिल्हा 
रत्नागिरी जिल्हा 
रत्नागिरी जिल्हा 


सहा . सरव्यवस्थापक , लांजा 


श्री . पी . बी . जाधव 


व्यवस्थापक , लांजा 


रत्नागिरी जिल्हा 


श्री . पी . आर . आंबेकर उप व्यवस्थापक ( कृ . अ .), लांजा 

रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . एस . आर . बाकाळकर व्यवस्थापक, राजापूर 

रत्नागिरी जिल्हा 
३१ श्री. टी . ओ. साळुखे 

व्यवस्थापक , राजापूर 

रत्नागिरी जिल्हा 
३२ श्री . पी . व्ही . परीट 

उप व्यवस्थापक ( कृ . अ.), राजापूर 

रत्नागिरी जिल्हा 
अटी. - (१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २) जिल्हा उप निबंधक यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 

(३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर करावा . 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५ स- दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 

( ६ ) संदर्भ क्र . ७ नुसार प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . 

तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा) अधिनियम, २०१३ व नियम 
१९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २९ जुलै २०१५. 


राजेंद्र महाजन , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


